


\ 
प्रभात चित्र 
® डा 
संत तुकाराम ड 
( संवाद पद्याक्सह ) 
मूल्य : २ रुपये 








१", राजसत्ता संतसज्जनांसमोर विनम्र असली पाहिजे. शिवछत्रपतींसारखा 
लोकोत्तर राजा संत तुकारामासारख्या थोर महात्म्यापुढं 
नतमस्तक होत असे. [ | 





= प्रकाशक - 
अ. वि, दामले, प्रभातनगर, पुणे ४११ ००४ | 


। मद्रक 
- जी. जी. शिदे, संतोष मुद्रणालय, कोथरुड माळवाडी, पुणे ४११ ०२९ 
- मखवृष्ठ छपाइ - 








४ मंदार प्रिटसँ, ४९५ -९६ शनवार पेठ, पुणे ४११०३० 








SF“: ' aS » 


>>>संत'तुकाराम > 


१ 
(तुकारामाचे घर. तुकारामबुवा तुळशीवृंदावनाजवळ भजन करीत बसले आहेत. ) 


आणिक दुसरें मज नाहीं आतां । नेमिलिया चित्तापासुनिया ॥ 

पांडुरंग ध्यानीं पांड्रंग मनीं । जागृतो स्वप्नीं पांड्रंग ॥ 

पडिले वळण इंद्रियां सकळां । भाव तो निराळा नाही दूजा ॥ 

लुका म्हणें नेत्री केली ओळखण । तटस्थ तें ध्यान विटेवरी ॥ 
ह: 

(देह गावातील विठोबाचें देऊळ. सालोमालो कीर्तन करीत आहे. त्यात 
त्यानें “ आणिक दुसरें मज नाहीं आतां ” हा तुकोबाचाच अभंग म्हटला. पण 
“ तुका म्हणे 'च्या ठिकाणीं ` सालो म्हणे असें म्हटले व श्रोत्यांना सांगूं लागला.) 

सालोमालो :-हा आमचा अभंग. पण त्या तुक्‍यानं या अभंगांतील ' सालो 
म्हणे ' एवढे शब्द काढले, आणि घातले, ' तुका म्हणे ' झाला त्याचा अभंग ! 
सुटला सगळ्यांना सांगत कों, हा माझाच अभंग म्हणून. झाला लागलीच संत. 
पक्का चोर आहे चोर-म्हणे संत. 


(श्रोत्यांपेकी एक श्रोता दुसऱ्यास सांगतो. ) 

श्रोता :-अहो हा एवढाच काय, पण तो तुक्या आपले म्हणून ज अभंग 
म्हणतो ते सगळे असेच आहेत. अगोदर अभंग करावेत यांनी, आणि त्यांत नुसतं 
* तुका म्हणे ' घातलं कीं, झाला त्याचा अभंग. अहो मी सुद्धां उद्यां पाहिजे तेवढे 
अभंग करीन. आहे काय त्यांत “ तटस्थ ते ध्यान बंब्या म्हणे ” (सवं हंसतात.} 
__ सालोमालो :-अहो पक्का चोर आहे तो आणि आव केवढा मोठ्ठा आणतो. 
गळ्यांत माळा काय घालतो, काखेंत तंबोरी काय घेतो, अञ्ञानं कां कुठं संत होतो? 
तुका म्हणे ऐशा नरा-चू च्‌ च्‌ हें पाहिलें अस्सं होतं. आतां आपलं बोलणं चाललं 
होतं ना. बसलं तेच तोंडांत पण त्याचं मूळ आहे हें असं. सालो म्हणे ऐशा नरा ॥। 
सोजूनि माराव्या पेजारा ॥ (' जयजय विठोबा रखुमाई, जयजय विठोबा रखुमाई” 


.“ ह्री विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल म्हणत सर्वं लोक टाळया वाजवू लागतात, 


सालोमालो मध्येच अभंगाचा चरण म्हणतो. ) 


२ संत तुकाराम 


३ 
(तुकारामबुवांचें घर. म्हशीच्या गोठ्यांत जिजाई म्हशीला धूत आहे. काशी 
शेणाशीं खेळत आहे.) 
जिजई :- (म्हशीचं अंग ध॒तांना) 
कुडचाभर नीर । कुडचाभर नीर ॥। 
करी म्हशीला निमळ । माझ्या त्या ॥ 
मंगळाईचीमूरती । पुनं गांवची बाई ती । माजी म्हस ।। 
(तोंच तिचें लक्ष काशीकडे जातें) काशे, काशे, फतकल घालून काय 
बसलीयास ? आटप लवकर, 
कांशी :-मला बाई आतां लई कंटाळा आला. म्हशीचं काम तरी किती 
करायचं तुझ्या ? दुदाचा एक थ्यांब तरी देतिया काय कंदी ! 
जिजाई :-रांडल्याकानो, माझ्या म्हायेरास्न ही म्हस मिळाली म्हून तुमी 
हे दिस बगतायासा. आत्तां कुठं धा पांच वर्सांत ती आटलीया म्हून तुमची जीभ 
चुरचुराया लागलीया, व्हय ? (म्हशीला कुरवाळीत) माझी बाई ती. लई पाय- 
गुनाची. दुद न्हाई तर न्हाई, पन शान तर देतीया. 
काशी :-आई, दूद दिलं असतं तर आमी प्यालों तरी असतों, पन शान काय 
खायचं हाय व्हय? 
जिजाई :-(तिच्या अंगावर एक धाट घेऊन धावते) चल, चल. ( काशी 
थळून जाते. जिजाई पुन्हां म्हशीकडे जाते) मांझी बाई ती... - 
म्हायेरची मंगळाई । म्हायेरचो मंगळाई ॥ 
दूध देई लई । माझ्या म्हशीला । माजी गुणाची बाई ।। 
(तोंच महादेव मधल्या घरांतून ओरडतो.) 
महादेव :-आईऽ55, आई ग 55, आई, 55 ग 55. 
जिजाई :-च्‌ च च्‌, जीव अगदीं भंडून गेला बाई. मी एकटं मानूस करूं 
तरी काय काय? त्या पोरटचाजवळ बसूं कां म्हशीचं करूं ? . . . अन्‌ त्ये आमच 
ओेडं-(तोंच तुकारामाच्या भजनाचा शेवटचा चरण तिच्या कानीं येतो) 
तुकाराम :-पांड्रंग ध्यानीं पांड्रंग मनीं ।। 
जिजाई :-(वेडावीत) अँ हा हा, प्यांड्रंग ध्येनीं पांड्रंग म्येनीं. आग 
लावा तुमच्या त्या पांडयाला, चला आमंदी. (त्याला आंत ओढीत आणून महा- 
देवाजवळ बसविते.) 


1१८८-8१ 
EY 


lads ४33422) “१ आ.) ) 
4 CE A क EPS ~ ~ $ > J 


seis NSN RRR es: sie 


४८४ ५ 


न्क 


संत तुकाराम ३ 


जिजाई: - बसा हतं. ( महादेवाला त्याच्या मांडीवर आदळते) घ्या या 
कारटयाला. म्हयना झाला. घरांत प्वार माशावानी तडफडतया, त्याचं काय हाय 
काय तुमच्या जीवाछा ? सदानकदा (वेडावीत )प्यांड्रंग म्येनी, प्यांड्रंग ध्येती. 


तुकारामः-ह्‌ ह्‌ आवले बेतानं- तो आजारी आहे ना? 

जिजाबाईः- व्हय व्हय ! त्येच मगापास्नं तुमच्याम्होरं वराडतुया, त्येला 
ववशद बिवशद करायचं हाय का न्हाई ? 

तुकारामः- अग, पांड्रंगासारखा धन्वंतरी, आणि विठ्ठल नामासारखं ओषध 
त्रिभुवनांत तरी मिळेल कां? ( महादेवाकडे वळून) बाळा, तं पांड्रंगाचं नांव घे 
म्हणजे बरा होशील हं! 

महादेव:- पांड्रंग- 

जिजाई:- (महादेवाला एकदम तुक रामाच्या मांडीवरून खाली ओढून त्याच्या 
तोंडावर हात ठेवीत) खबरदार म्हाद्या, जीभन्‌ जीभ हांसड्न काढीन त्या पांड्याचं 
नांव घेतलंस तर. (तुकारामाकडे पाहून) घरांत येक येडं हाय तेवढं पुरं. 

महादेवः-अयाइ 5 9 ४, अग आई ऽऽ ग 55 5 

जिजाई:- (तुकारामाला हालवत) बगा बगा जरा डोळं फोड्नशान. पोरगं 
म्हीवानी वराडतंया! 


तुकारामः- ओरडणार नाही तर काय करील बिचारा. तूं त्याला माझ्या- 
जवळही बसू देत नाहीस, आणि तूंही त्याच्याकडं बघत नाहीस. दिवसभर दूध न 
देणाऱ्या त्या म्हशींमागं असतेस. 

जिजाईः- हं, हं, माज्या म्हशीचं नांव काढू नगासा हं. 

तुकारामः- कां ? माहेरची आहे म्हणून? 

जिजाबाई:- व्हय व्हय म्हायेरची हाय म्हून, ती मला लई आवडतीया. काय 
म्हननं हाय तुमचं ? म्हाथेरच्या वरवंट्यानं आमा बायकांचं डोस्क फुटलं तरीबी 
रगत न्हाई येत त्यांतनं कंदी. जवातवा, माझ्या म्हायेरचं नांव काडतायसा. आज 
न्हाई तर चार वर्षानं माजी म्हस दुद देईल. पन रात दिन तुमी त्या काळयाचं नांव 


कुटतायसा, काय दिलं त्येनं? समद्या घराचं वाटुळं- केल- खायाला भाकरीचा 
तुकडा बी न्हाई ठेवला, पोरं बाळं आजारी पाडली, त्या मेल्या काळतोड्यानं माझ्या 


म्हशीचं दूध बी आटवलं. 
तुकारामः- अग, पण पांडुरंगाला का शिव्या देतेस ? 


४ संत तुकाराम 


जिजाई:- शिव्या ? आतां नसत्यां शिव्यावरच ठेवत न्हाई. या म्हाद्याल 
नेऊन आपटते त्याच्या म्होर. चांगली पाच खेटर मारत्ये अन्‌ इच्यारते चांगलं 
तुमच्या त्या धन्वंतऱयाला- 
(जिजाई एका हातांत जोडे घेते आणि दुसऱया हातांत महादेवाची तंगडी 
धरून त्याला ओढीत नेते.) 
¥ 
(विठोवाचे देऊळ. जिजाई तेथे येते. त्या वेळी सालोमालोचे कीर्तन चालूं 
असते. जिजाई मोठया अवेशानें देवळांत शिरते. कीर्तनाला बसलेल्या लोकांना 
धक्के देत देत ती विठोबासमोर जाते. सालोमालोला धक्का लागून तो पडतां 
पडतां सावरतो. या सगळ्या आकस्मिक प्रकाराने लोक स्तंभित होतात.) 


जिजाई:- (विठोबासमोर उभी राहून.) विटया, काळया, माज्या सगळया 
घरादाचा इस्कीट केलास- ह्यो बगितलंस माज्या हातांत काय हाय ते ? बोल 
याचा बाप रात दिस तुज्या नांवानं टाळ कुटीत बसलाया, ह्येला बरं करतोस की 
हानं टाळकीत तुज्या ? (ती जोडयाचा हात उगारते, तोंच सालोमालो धावून येतो) 
स।लोमालो:- ए, ए गांवभवानी, तूं मनष्य आहेस की लावसट आहेस ? 
जिजाई:- (त्याच्या अंगावर खेकसून) अर, मनृक्ष, हाय मनुक्ष, तुज्यावानी 
टाळकुटी न्हाई. तूं कोण इच्यारनारा मला. 
(पाडुरंग महादेवाच्या अंगावरून हात फिरवतो. बरा होतो. तोंच जिजाई 
मागे वळते.) 
महादेव:- आई, आई बघ माझ्याकडं, आतां कस अगदी छान बरं वाटतय 
मला. | 
जिजाइं:- (त्याला उचळून) म्हाद्या, म्हाद्या, बेस झालास कोरं माझ्या 
बाबा. माझी मंगळाई हायच तशी, तिच्या अंगार्‍याचा गुन बरंका ह्यो म्हाद्या. ह्यो 
बग पदरात बांटून ठवलाया तुज्या नांवान. 
(जिजाई महादेवाला अंगारा लावते व त्याला घेऊन जाते. जातांना 
पडलेला जोडा उचलून नेते. ती गेल्यावर लागलाच तुकाराम येतो) 
सालोमालो:-काय रे तुक्या, देव म्हणजे तुम्हाला रस्यांतला धोंडा वाटला 
होय ! तुझ्या त्या लावसटीनं खेटरानं मारून आज देवाची विटंबना केली - लाज 
नाही वाटत तुला ? 
तुकारामः- (गहिवरून दुःखाने) अरेरे ! पांड्रंगा मी किती पापी! पांड्- 
रंगाची विटंबना? घोर अपराध झाला माझ्या हातून, आतां तुम्ही सांगाल ती 
शिक्षा मी आनंदानं सोशीन. 





(४8. ¢ हॅ र - र 
EE RS NCR कहे. शक» “> : 





संत तुकाराम ५ 


सालोमालोः-सिक्षा ? याला एकच शिक्षा आहे. तूं पुन्हा या देवळांत पाऊल 
सुद्धां टाकतां कामा नये. खबरदार पुन्हां देवळांत आलास तर. 

तुकारामः-क्राय ? मी देवळांत येऊं नको ? विठुलाचं दर्शन हेच माझं जीवन. 

सालोमालो:-आणि त्याला खेटरानं मारणं हे तुझं भजन; चल, हो 
चालता इथून | 


तुकारामः-नको, नको, दया करा माझ्यावर. मला दुसरी कोणतीही शिक्षा 
द्या. पण माझ्या पांड्रंगाच्या दशेनांत अंतर पाडू नका, 


 सालोमालो:-आ-हा-हा ! लोकांना वाटावं केवढा पांडरंगाचा भक्त. चल 
हो बाहेर. पुन्हां देवळांत पाय टाकलास, तर तंगडी मोडून टाकू. सालो म्हणे 
एझा नरा- 
लोकः-मोजोनि माराव्या पेजारा (सगळे जातात.) 
तुकारामः-पांड्रंगा, सात जन्म माझ्या कातड्याचे जोडे करून तुझ्या पायांत 
घातले तरीही माझ्या हातून झालेल्या पातकाचे क्षालन होणार नाहीं. माऊली, 
लेकराचे हजार अपराध पोटांत घालणारी तुझी माया आतांच कशी आटली? 
माऊली, तूं लेकरास दूर लोटलंस पण लेकरू तुला कसं बरं विसरेल? पाहूं दे 
माऊली, आतां तुला एकदां डोळे भरून पाहूं दे. पुन्हां मला तुझं दर्शन होणार 
नाहीं. तुझं ध्यान हेच आतां हेच माझं जीवन. 
तुका झाला सांडा । विटंबिती पोरे रांडा ॥ 
घडे एकांताचा वास । तरीच नास या संबंधाचा ॥ १ ।। 
विठुल माऊली, विठाई माऊली. (जातो. ) 
५ 
(सुंदरा वेश्येचे घर. तुकारामाला हाकलून दिल्याच्या आनंदाने बेहोष 
झालेला सालोमालो तेथें येऊन ' हुश्‍्य हुइय ' करीत बसतो.) 


सालोमालोः-वाहवा ! वाहवा ! सुंदराजी, आज मला इतका आनंद झाला 
आहे को काय सांगू ? आज तुम्हीं जें मागाल तें तुमचं आहे. 

सुंदराः- असं झालं तरी काय? 

सालोमालो:-झालं तरी काय ? अग जें कधींच होणार नाहीं तें झालं. जें 
कोणाला करतां येणार नाहीं तें आज मी केलं. आमच्या मानगुटीला बसलेला 
वाध मारला. 

सुंदरा:-अहो म्हणजे काय आहे तरी काय ? कुठला वाध मारला ? काय 
बडबडतां ? 


६ संत तुकाराम 


सालोमालोः-अग तो तुक्या, साऱ्या देहू गांवाला जड झालेला, दिला त्याला 
हाकलून, चांगली फजिती केली लेकाची. आतां इथला कीर्तनकार मी, इथला मोठा 
संत मी, सारा देहू गांव आता माझ्या पायाला लागणार. होऊं दे आतां एक 
छानदारशी लावणी. 
सुंदरां:ः-क्रसली ? देवाची म्हणूं ? 
सालोमालोः-डेदाची ? अं? 
सुंदराः-नाही. संत आहांत म्हणून विचारते. _ 
सालोमालोः-चल्‌ चलू, इथे कसला आला आहे संत. ! म्हण चांगली एक 
झकासशी. 
सुंदरा:-चालली ज्वानी वाया गुणिराया ॥ 
तुजविण कोण दुजा अलबेला ।। 
हटविल रोग जिवाला जडला । 
सांडसी कारे माया ॥ चालला ।। 
(लावणी संपते न संपते तोंच सालोमालोचा तोतरा मुलगा येतो. ) 


धोलोः-बाबाऽऽबाबाऽ 

सालोसालो:-अरे, धोलो, तू रे लेका इकडे कसा ? 

धोलो:-तुम्हाला हुडकत आलों; तों बरोबर जाम्याला सांपडलांत. 

सालोमालोः-अरे पण कां आलास ? 

धोलोः-अआ 55ऽई ऽ 

सालोमालो:-ती सुद्धां आली आहे काय? 

धोलो:-नाहीं नाहीं, तिने बोलावलं आहे. 

(सालोमालो समाधानाचा सुस्कारा सोडतो. धोलो तेथील पानाचा डबा 
घेऊन पाने खात बसतो, तें पाहून सालोमालोला रागयेतो. तो त्याचा कान धरतो ) 

सालोमालो:-गाढवा, बोलायला येत नाहीं आणि पान खातोस. 

द्‌ 

(तुकारामाचे घर. दोन प्रहर टळून गेली आहे. जिजाबाई तुकारामाची वाट 
पहात आहे. तुकारामाला हुडकायला गेलेली मुलें परत येतात.) 

महादेवः-सारा गांव धुंडाळला बघ, बाबा कुठुबी गवसलं न्हाईत. 

जिजाई:-त्या काळयाच्या देवळांत बगितलसा ! 

काशी:-बगीतलं कों. 

जिजाई:-अन त्या चावडीत. 


५ ३.2 Ska स. ve 


Ns 


संत तुकाराम ७. 


महादेव:-हो. 
जिजाईः-मग गेलं वाटतं त्या डोंगरावर; ह्ये बगा पोरांनो, तुम्ही भाकरी 
खाऊनशान्‌ घ्या बरं. आता बग्‌ नगा वाट त्येंची. तुमचं ज्येवान झाल्यावर मी 
न्हेईन भाकरी त्येस्नी. (दोन्ही मुलांना जवळ घेते.) पोरांची त्वांडं चिमनीवानी 
झाल्याती. (मुलांना जेवायला वाढल्यावर.) 
महादेवः-आणि आई त्‌ं ग ? तू आतां किती वेळ वाट बगणार ? 
काशी:-तूबी आतां भाकर खाऊनशान घे कीं, कालपास्तं उपाशीं हाएस, 
तुझ्याबीं पोटाला भूक लागली असल. 
जिजाई-कशीं माजीं प्वारं हायती ? (त्यांच्या तोंडावरून हात फिरवून 
बोटं मोडते.) आई मंगळाई दृष्ट लागू देऊ नगस ग बाई माझया पोरांस्ती. बाबानो 
त्येच्या पोटांत भाकरी गेल्याबगर घासबी उतरायचा न्हाई माज्या नरड्याखालीं. 
महादेव:-काशे, बघितलस आईची बाबावर किती माया आहे ती ? 
जिजाईः-अन त्येंची बी माझ्यावर लई माया होये. मला बगितल्याबगार 
त्येस्नी बी गमत न्हायी. (दोन्ही मुलें एकमेकाकडे बघून डोळे मिचकावतात) ; 
काशी:-आई तुझी बाबावर एवढी माया हाय म्हनून तू रोज त्यांच्याबरोबर 
भांडतीस व्हय ? 
जिजाई:-अर कार्टर्थांनो खावा म्होरं बगून. लइ वाईट कार्टी हायती. म्हाद्या, 
काशे मी जातया हुं. घर सांबाळा, भांडू बिडू नगासा. 
७ 
(तुकारामबुवा भांबनाथाच्या डोंगरावर बसले आहेत.) 
तुकाराम: 
वक्षवल्ली आम्हां सोयरीं वनचरें । पक्षीही सुस्वरें आळवीती ॥ 
येणे सुखें रुचे एकांताचा वास । नाहीं गुण दोष अंगा येत ।! 
आकाश मंडप पृथिवी आसन । रमे तेथें मन क्रोडा करू ।। 
कथा कमंडल देह उपाचारा । जाणवितो वारा अवसरू ।। 
हरिकथा भोजन परवडी विस्तार । करूनि प्रकार रुचि सेवू ॥ 
तुका म्हणे होय मनासि संवाद ) आपुलाचि वाद आपणासि ॥। १॥ 
पांड्रंग, पांडुरंग. 
८ 
(जिजाई तुकारामाची भाकरी घेऊन डोंगर चढत आहे, डोकीवर भाकरी,. 
गाठोडे व काखेत पाण्याचा भोंपळा आहे. चढतां चढतां तिच्या पायांत कांटा 
मोडला, त्याबरोबर ती मट्कन खाली बसली. गांठोडें फेकलें गेले-पाण्याचा भोपळा 
सांडला गेला.) 


८ संत तुकाराम 


जिजाइई:-अग आई ग 55 55(ती कांटा काढण्याचा प्रयत्न करीत आहे 
तों म्हाताऱ्याच्या वेषांत प्रत्यक्ष पांड्रंग येतो.) 

पांडरंगः-काय झालया ? काटा मोडला व्हय? थांब थांब त्यो कांटा तसा 
निगायचा नाई; मी काडत्‌ हं. (पांड्रंग काढू लागतो.) | 

जिजाई:-लोकर काड बाबा, आमचं त्ये येड... 

पांड्रंग:-कोन ? तुकोबा व्ह्य ? 

जिजाइ:-व्हय व्ह॒य-त्येच हा 5 5 ऽ सकाळपसनं उपाशीं बसल्याती, भुकेनं 
अगदीं कासावीस झालं असत्याल-अग आई 5 5 5 जरा हळु काड, मानूस हायस 
का कोन हायस ? 

पांड्रगः- (कांटा काढून व तिला दाखवून) क्येवढा मोठा काटा हाय ह्यो ? 

जिजाई:-हा-हा-लई बरं वाटलं. काय नांव बाबा तृन्न ? 

पांड्रंगः-इट्ट्‌. 

जिजाई:- (उसळून) कोन इट्‌ ? त्या काळयाचं नांव ? हात्‌ तुज त्वांड 
फुटलं. अगुदर का नाहीं बोललास ? कशाला काढलास त्यो काटा माजा. (जिजाई 
म्हाताऱ्याला दगड मारते. अदृश्य होतो.) 

९ 

(भांबनाथाच्या डोंगरावर तुकाराम ध्यानमग्न आहेत, जिजाई येते.) 

जिजाई:-अवो, डोळं झाकूनशान काय बसलायसा ? घरांत बायकापोरं वर- 
डत्यात तुमच्या नावानं, अन्‌ तुमी वरडतायसा हते दुसऱ्याच्या नांवान. पोटाची 
तरी सुदबुद हग्य काय ? अवो 555 काय एकू येतय का न्हाई ? डोळ उगडा 
जरा. बया-बया-बया-काय ? कान फुटलं का काय? (तुकाराम क्षीणतेने डोळे 
उघडून तिच्याकडे पाहतो, त्याची चर्या पाहुन जिजाई कळवळते) आई मंगळाई, 
लाई, लई भूक लागली असल. हे घ्या पानी. खावा खावा, भाकरीं खावा अदुगर. 

तुकाराम:-आवले, तू कशी आलीस इकडे ? 

जिजाइई-चालत चालत, डोंगर चढत चढत. 

तकारामः-खरं ग, पण मी इथं आहे हें तुला कसं समजलं ? 

जिजाई:-अं हं. त्ये पुरुषास्नी न्हाई ठावं व्होयाचं. त्येला माज्यावानी 
बायकुच व्हया व्होव. 

तृकाराम-खरं आहे, याला म्हणावं खरी भक्ती. भक्ती कशी करावयाची हें 
आम्हांला तुम्हां बायकांपासून शिकलं पाहिजे. त्या भक्तीच्या जोरावर तू जसं 
मला शोधून काढलंस, तसं मलाही माझ्या पांड्रंगाला शोधून काढता येईल, 


SRY LC 


tA 
3 Br 


संत तुकाराम ९ 


जिजाई :-इस्तु घालीन त्या काळयाच्या डोसक्यावर. पुरं झालं. भुका लागून 
'प्रांन कासावीस झाल्याति. खावा अदुगर ती भाकरी 


तुकाराम :-आवले, पोरांनीं भाकरी खाल्ली काय ग? 
जिजाई :-काय करत्याल, लई लई वाट बगत व्हतीं तुमची, मग म्याच 
भ्हटलं त्येस्नी खावा म्हून, पोरं कशीं रत्नावानीं हायतीं 
तुकाराम :-पांडुरंग पांड्रंग (घांस घेतां मध्यें थांबून) आवळले, तूंही बेस 
बघू भाकरी खायला. 
जिजाई :-नग नग, होऊ द्या तुमचं, म्या खाल्ल्या. 
` तुकाराम :- (तिच्याकडे पहात) नाहीं, आवले शक्य नाहीं. (हातांतला 
तुकडा तिच्यापुढे करीत) हं घे बघू. 
जिजाई :-नग, नग, होऊं द्या. 
तुकाराम :-हं. 
जिजाई :-नग, नग, जी. 
तुकाराम :-घे ग, घे ग. 
जिजाई :- चला, काय न बायच. मी काय नवी न्हवरी हाय व्हय त्वांडांत 
घांस घालाया. (त्यांच्या हातांतला घास घेऊन इकडे तिकडं पाहत खाते.) लोक 
बगत्याल कीं, लई ग्वाड. ही भाकरी म्यांच केलिया का दुसऱया कुनी केलिया? | 
तुकाराम :-अहाहा ! खरोखरच माझं भाग्य थोर . म्हणून तू मला अशी 
बायको दिलीस पांड्रंगा. 
जिजाई :-पांडया ? त्यो बरा देतोय तुमास्नी. मला माझ्या बानं दिली 
तुमाला. त्यो मधत हरकल मला आपली त्येक म्हणाया. नांव बी काडू नगासा त्या 
काळयाचं माज्या म्होरं. 
तुकाराम :-आवले, खरोखरच माझ्या विठुलावर तुझीं भक्ति नाहीं का? 
जिजाई :-हं, इट्टल ! त्यो तुमचा देव असल तुमास्नी मोठा, पर माजा देव 
तुमच्या इट्रलापरीसबी लई मोठा हाय. 
तुकाराम :-तुझा देव विठुलापेक्षा मोठा ?. कोण मंगळाई वाटतं ! 
जिजाई :-अं, हं | 
तुकाराम :-तर मग? अग, तुझ्या देवाचं नांव तरी काय ? 
जिजाई :-माज्या देवाचं नांव ? जेवा आतां मुकाट्यानं. काय तरीच इचारा 
तायसा. माजा द्याव, बसलाया माझ्या म्होरं भाकरी खात. येतोया काय तुमचा द्याव 


तुमच्या संग भाकरी खाया? दुसर्‍याच्या घरादाराचा इस्कोट करायचा तेवढा त्येल- 


संत तुकाराम १० 


ठावा हाय. त्येला काय त्येचं ? त्यो हाय दगडाचा. त्येला काय ठावं हाडामासांच्या 
माणसांचं काय हाल व्हत्यात ? आमचं एकजाऊंद्या, पण तों प्वार, त्येनी कुनाच्या 
त्वांडाकडं बगायचं? फाटक, तुटक चिरगुट, पर त्ये तरी व्हवं अंगावर घालाया ? 

वाळला सुक्का तुकडा पन त्यो तरी व्हावा प्वाट भराया? पन त्येचं काय त्याः 
दगडाला? कंदी तरी पाजर फुटायचाय त्येला ? रात दिस त्याच्या नांवान हाका. 
मारतायसा, त्या परीस पोराबाळांच्या पोराकडं बगितलसा तर लई पुन लागल. 


तुकारामः-पोरं, पोरांचीं पोटं, अरेरे ! पांड्रंगा ! | 
जिजाई:-त्यो काय सांगणार हाय ? त्यो थोडंच आनून देनार हाय भाकरीचं 


पीट तुमास्नी ? दोन दिस झालं घरांत जोंधळ्याचा दानाबि न्हाई, कुत्रीबी ल्ई 


बरी माज्या पोरांपरीस, गल्लीगल्लींत फिरून प्वाट तरी भरत्यात. अन्‌ माजीं प्वार 


उप्पाशीं फिरत्यात-तरी तुमचा इट्टल आणि पांड्या ! बायका पोरास्नी उपाशीं 


मारून सरग मिळतुया व्हय ?, अन्‌ मिळाला तर त्यो करायचाय तरी काय? 


त॒कारामः-खरं आहे तुझं म्हणणं आवले, माझ्या डोक्यांत तू चांगला प्रकाश 
पाडलास. मुलाबाळांना टाकून आणि प्रपंचाला कंटाळून हें रान गांठण्यांत खरोखर 
कांहीं पुरुषार्थ नाहीं. | 
. जिजाई:- (आनंदानें) हां, आतां कसं बोललासां मानसावानी. आई मंगळाई, 
देवा खंडोबा, आतां मातर यांची बुद्धि पालटू नग र बा. 
तुकारामः-आवले. हजारों तत्वज्ञान्यांचीं तत्व बाजूला सारणारं तुझें हें 
व्यावहारिक तत्वज्ञान फारच श्रेष्ठ आहे. प्रपंचांत राहून परमार्थसाधन केलं पाहिजे. 
घरचा किवा प्रपंचाचा त्याग करून परमार्थसाधनाला लागणारी चित्तशुद्धि होत 
नाहीं, तर अन्तःकरणांत माजलेलं विकारमोहांचं प्राबल्य नाहीसं करण्यानंच ती. 
होते. तेव्हां मनुष्यानं आधीं प्रपंचच केला पाहिजे. 


जिजाई:-तुमचं त्ये लई, लई बोलनं, मला काय बी नगं; पोरंबाळं यावच 


हायती. त्येच्या जिवाचा तळतळाट घेऊनशान कुण्णाचबी बरं होत न्हायी, एवढं. 


मला ठाव हाय. 
तुकारामः-चल आवले. 
जिजाई:-आई मंगळाई नवसाला पावली ग बाई. बया 
तुकाराम:- (जात असतांना तुकोबाच्या मनांत विचार येतात.) 
जोडोनिया धन उत्तम वेव्हारें । उदास विचारें बेंच करी ॥ 
उत्तमची गती उत्तम तो पावेल । उत्तम भोगील जीव खाणी ।। 
तुका म्हणे हेचि आश्रमाचें फळ । परमपद बळ वैराग्याचें ॥ १ ।। 


संत तुकाराम ११ 


१० 
(तुकारामाचे घर. महादेव व काशी बसली आहेत. त्यांच्या समोरच्या 
कटुचावर दुसरी मुलें ऊंस खात बसली आहेत. ती मिटक्या मारमारून काशीला 
आणि महादेवाला टुकट्क करीत आहेत. महादेव आशाळभूतपणे त्यांच्याकडे पार 


भाहे. 

महादेवः-काशे, अजून काग आई येत न्हाई ! 

काशी:-येईल हुं येईल. 

१ ला मुलगाः- (ऊंस दाखवीत) म्हाद्या, पहिजे तुला ? (दुसर्‍यांना ) 

चलारे याची गंमत करूं या हं. 

महादेवः-दे की. 

(तो मुलगा पुढे येतो - ऊंस घेण्याठी महादेव हात पुढे करतो - मुलगा 
त्याच्या हातावर ऊंस मारतो, महादेव रडूं लागतो.) 


२ रा मुलगा:- (गंभीरपणे) कारं, त्या पोरांला उगीच मारतुया । गप गप 
हं. मी देतो तुळा (तो करवे खातो व चोयटधा त्याचे हातांत देतो, पोरे हंसतात, 


काशी त्या चोयट्या त्याच्या अंगावर फेकते.) 


काशी:- घाल तुझ्या मडचावर. (माह!देवाला कुरवाळीत) म्हाद्या, बाबास्ती 
सांगून आमी लई लई ऊंस आणं हं. 


३ रां मुलगाः-हाय ठावा तुजा बा ! ऊंस आनुन देतुया ! म्हशी म्होरची 
धाटं तरी मिळत्याल का कंदी ? (तोच तुकाराम व जिजाई येते. त्यांना ते बोलणे 
एक्‌ आलेले असते.) | 


जिजाई:- (मुळांच्या अभंगावर खेसकते) जातायसा का न्हाई हतनं ? लई 
द्वाड हायती कार्टी. 


महादेवः- (तुकारामाला बिलगून) वाबा, आमाला ऊंस पायजे. 
काशी:-गांवांतली सारी पोरं आमाला फटकावत्यात. 
तुकारामः-बरं बाळांनों, आणून देतो. 

मह।देवः-अंऽ अंऽ आत्तां पाहिजे. 

तुकारामः-आतां आणून देतो हं. 


(तुकाराम ऊस आणण्याकरितां जातो.) 


१२ संत तुकाराम 


११ 

(सालोमालोचें घर. सालोमालो कविता करीत आहे. त्याच्या हातांत 
पुकारामाच्या एका अभंगाचा कागद आहे. त्याच्याकडे तो वारंवार पाहतो आहे. 
शेजारी त्याचा मुनीम बसला आहे. ) 

सालोमालो:-आली - आली - स्कूर्ती आली. हं. घ्या लिहून. 

रामभजन सार मिठाइ । हरि सन्ताप जनम दुखराई। 

दुध भात घत... . 

सालोमालो:-(अडखळतो, तुकारामाचा कागद पुन्हां पाहातो. मुनीमास) वर 
काय पहातां, लिहून घ्या म्हणतोना ? एकदां आलेली स्फूति गेली, म्हणजे काय 
करतां ? हं घ्या लिहुन लवकर. | 

मृनीमः-हं वाचा. 

सालोमालो:-वाचा ? 

मुनीम:- नाही, म्हटलं आपल्या स्फूर्तीला वाचा फुट्‌ दे. 

सालोमालो:- 

इध भात घृत साकरपारे । हरते भूक नही अंतरारे ।। 

खाबते जूग सब चली जावे । मिठाखटा- मिठा ऽखटाऽ, 

| (तो पुन्हां अडखळतो.) 
खटा मिठा फिर पचतावे । कहे तुका जो राम रस पीवे ।। 
बहुरीही फराओ कबहुन खावे ।।१।। 

(स्वत:शीं सन्तापून) च्‌ च्‌ कायहो काय लिहिलंत ? लिहिलंत कीं नाहीं “ कहे 
तुका ?, 

मुनीम:-नाहीं. लिहायचं तेंच लिहिलं. 

सालोमालो:-काय लिहिलं? 

मुनीसः-कहे सालो रा-मर- (सालोमालो आपल्या हातांतील तुकारामाच्या 
अभंगाचा कागद फाडतो.) फाटली स्फूर्ती; हुश (तोंच धोलो धांवत येतो.) 

धोलो:-आली, बाबा आली. 

सालोमालो:-अरे कोण ? सुंदराजी ? 

धोलो:-नाहीं ! स्फूति. (मुनिमास) ध्या घ्या लिहून.'रामभजन सार मिठाई' 

मुनीनः-हं-पुढं-कहे धोलो राम रस... | 

धोलोः-बरोबर, बरोबर, बरोबर. 

मुनीमः-आहे, बापाचा बाप शोभतोय. (बोलतां बोलतां त्याच्या तोंडांतील 
पिक अभंगाच्या कागदावर पडते इतक्यांत सालोमालो येतो.) 





संत तुकाराम १३ 


सालोमालो:-काय हें ? 

धोलो:-बाबा, तो पाहा तुक्या- 

सालोमालो:-आला काय पुन्हां हा परत? (दारांत येऊन) कारे संताच्या 
सोंगा, कुठं निघालास ? 

तुकारामः-चाललोय कांहीं तरी उद्योगधंदा बघायला ! आपण मला एखादा 
उद्योग दिला तर उपकार होतील. (तोच सालोमालोचा खंडकरी .ज्ञानबा येतो.) 

सालोमालो:-पाहिलंत का ज्ञानबा, तुमचे हे तुकोबा धंदा शोधायला निघालेत. 
देशावरचं मीठ कोकणांत नेऊन विकणारे हे शिरोमणी! यांना कोण धंदा 
देणार आहे? हां हां, आहे तुला एक धंदा आहे, कोणता म्हणून नाहीं विचारलंस ? 
अरे भीक मागण्याचा ! भीक मागावी, बायकांपोरांच पोट भरावं. उरलेलं विकून 
धनसंचय करावा आणि भिक्षेवर राहणारा संत म्हणून मिरवावं. तेव्हां खुशाल 
परमेश्वराच्या नांवावर भीक मागण्याचा धंदा सुरू कर. थांब हं, मीच तुला पहिली 
भीक घालतो. अरे धोलो- , 

तुहारामः-छे, छे, छे. 
भिक्षापात्र अदलंबिणें । जळो जिणे लाजीरवाणें ।। 
एसियासी नारायणे । उपेक्षिजे सर्वथा ।। 
पांडुरंग पांड्रंग (जाऊं लागतो.) 

ज्ञानबा:-तुकोबा, मी तुम्हांला उद्योग देतों. त्यानं तुमच्या भजनांत मुळीच 
व्यत्यय येणार नाहीं. 

तुकारामः-फार फार उपकार होतील माझ्यावर. 

ज्ञानबाः-मी जातोय आळंदीला, चार दोन दिवस माझं शेत राखा. मी. 
तुम्हाला काय द्यायचं तें समजून देईन. 

सालोमालो:-काय ज्ञानबा, दुसऱ्याच्या शेतावर फार उदार झालाय ? अहो 
हा एकदां टाळ कुटीत बसला कों गुराढोरांनीं शेताचा सत्यानाश केला तरी पत्ता 
लाग!यचा नाहीं त्याला. मी मात्र खंड सोडणार नाहीं हं-सांगन ठेवतो अगोदरच. 


ज्ञानबा-त्याची काळजी तुम्हांला नको. तुमचा खंड तुम्हाला मिळेल. चला 
तकोबा. | 
१२ 
ज्ञानबा - (तुकारामाला शेतावर घेऊन आल्यावर) हें पाहा शेत तुकोबा. 


तुकाराम -ठोक, ठीक. या तुम्ही आतां-पांड्रंग तुमच्या कामांत तुम्हांला 
यश देईल. (ज्ञानबा जातो. तुकाराम राखणीच्या माळ्यावर बसून भजन करतो. ) 


१४ संत तुकाराम 


सदा माझे डोळां जडो तूझी मूति । रखुमाईच्या पति सोयरिया ।। 
गोड तझें रूप, गोड तुझें नाम । देई मज प्रेम सर्व काळ ।। 
हीये देइ । सं माझ्या । 
विठो माउलीये, हाचि वर देइ । ता राही हृदयी व | 
तुका म्हणे कांहीं न मागो आ णिक । तझें पायी सुख सवं आहे ।। 
(तुकाराचें भजन चाललें असतां पुष्कळ शेतकरी जमतात. तेही तुकारामाबरोबर 
अजन करूं लागतात. त्यांत सालोमालोचे दोन शेतकरी असतात. ते परत 
सालोमालोकडे येतात.) 
१३ 
( सालोमालोचें घर. सालोमालो शेतकऱ्यांशी बोलत बसला आहे. तोंच तुकारा- 
माच्या पाळतीवर ठेवलेले शेतकरी येतात.) 
नेतकरी:-छे, छे, त्या तुक्यानं लोकांना लई याड लावलंय धनी. त्यो 
टाळकुटधा भजन करीत बसला कों लोक तिथं जमत्याती, अन्‌ सारखं डुलत 
*हात्याती. 
सालो:-काय मूर्खं आहेत ! शेतातसुद्धां लोक जमले ? 
जेतकरी:-व्हय, व्हय धनी. त्या तुक्याला गांवाबाहेर काढा, न्हाईतर एकाद्या 
डोंगरावर नेऊन ठेवा. त्यो जाईल ततं माणसं हायतीच. 
१४ 
( संध्याकाळीं ज्ञानबा परत आल्यावर शेताकडे पाहून त्यास समाधान वाटते.) 
ज्ञानबाः-तकोबा, शेताची कशी छान राखण केलीत. (त्याला खाली उतर- 
व्यांस सांगतो.) आजच्या कामाबद्दल हे घ्या जोंधळे. 
तुकाराम:-ज्ञानबा; मला दाणे नकोत. माझ्या मुलांना खाण्यापुरता ऊस दे 
म्हणजे झाल. | 
ज्ञानबाः-ऊस देतोंच, पण हे जोंधळे घेऊन चला. आणि उद्यांही या है. 
| १५ 
(तुकाराम डोकीवर ऊंस व काखेत जोंधळे घेऊन रस्त्याने घरीं चालला आहे.) 
तुकाराम — Fert , 
सारासार विचार करा उठाउठी । नाम धरा कंठी विठोबाचे ।। 
१ ला मुलगा: मला एक ऊस दे किरं बाबा. 
तुकारामः-घे हं बाळ. (पुढ चालू लागतो.) 
तयाच्या चिततें निरसेल सं कट । तराल दुर्घट भव-सिधु ॥ 
२ रा मुलगा:-त्याला ऊंस दिलास, मला दे कों. 
तुकारामः-हा घे- (पुढे चालूं लागतो.) 


4 





संत तुकाराम १५ 


जन्मोनियां कुळीं वाचें स्मरें नाम । धरि हाचि नेम अह।निश। 


(दुसरा मुलगा बाकीच्या मुलांना तृकारामाकड्न ऊस आणण्यास सांगतों. 
"सगळी मुलें तुकारामाचे ऊस पळवतात. घरीं येईपर्यंत त्याच्याजवळ दोनच ऊस 


राहतात.) 


तुका म्हणे कोटी कुळें तीं पुनीत 1 भावें गाता गीत विठोबाचें ।।२।। 
१६ न | 
(तुकारामाचे घर. तुकाराम महादेवाला हाक मारतो.) 

महादेवः-ऊस आणला बाबा,- काशे ऊंस. (जिजाई बाहेर येते.) 

जिजाई:-आई मंगळाई, नवसाला पावली; (त्याला अंगारा लावते-खालीं - 
यडलेल्या चोयटयांकडे पाहून) बाई, बाई, काय घाण करतायसार ही चोयट्या 
टाकून. 

तुकाराम:-आतां मुलांच्या चोयटयानीच तेवढं घर घाण दिसायला लागलं 
होय ? 

जिजाई:-इक्त करून हायच काय आणखी ? बरं बरं, हं, बगा तर खरं 
उद्यां घर कसं लक करते तें ? 

१७ 

(सालोमालोचें घर. तो आपल्या दोन शेतकऱ्यांशी बोलत आहे.) 

'साचोमायोः-असंगाशीं संग केला म्हणजे प्राणावर बेततं हें त्या ज्ञानबाला 
चांगलंच दाखवायला पाहिजे. माझं नाक ठेचायला तुक्‍याला उद्योग देतोय”नाहीं 
कां ? जनावरं अशीं हुडकून काढ कों त्यांच्या एका मृसंडीसरसं निम्मं शेत पार 
साफ झालं पाहिजे. 

शेतकरी:-धनीसाब, त्येची कायबी काळजी करूं नगसा. त्या ग्यानबान 
आमालाबी लई तरास दिलाया. येका सपाटयांत त्या शेताचा पार फडशा उडवन 
डाकतों. बग्या तुक्या शेत कसं राकतोया त्ये. ; 

१८ 
(तुकारामाचे घर. जिजाई घर सारवण्यासाठीं सामानाची आवराआवर 


करीत आहे,) 


जिजाई:-माज्या मंगळाईनं बुद्दी दिली, छान उद्योगधंद्याला लागलं. आतां 


कुन्नाकडबी दांत इचकायला नको. काशे, म्हाद्या, आटपा बिगी बिगी. सांचं घरांत 
येयाच्या अदुगर कसं ऐन्यावानी लक झालं पायजे. त्येस्ती असं वाटाया व्होवं कीं, 


हें घर आपलं कीं दुसऱ्याचं ? 


१६ संत तुकाराम 


१९ 
(तुकाराम शेत राखीत बसला आहे. शेताकडे पाहून त्याला विचार सुचतात.) 
तुकाराम:- आधी बीज एकले । बीज अंकुरलें । रोप वाढलें । 
एका बीजा पोटीं । तरू कोटी कोटो । जन्म घेती । 
सुमनें फळे । । आधी। । व्यापुनि जगता तूंहि अनंता । 


बहुविध रुपे घेसी- घेसी । परी अंती ब्रह्म एकले ।। आधी । । 


(तुकाराम भजनांत तल्लीन झाला आहे असे पाहून सालोमालोचे शेतकरी 


शेतांत जनावरे घुसवून शेतीची नासाडी करतात. थोडया वेळात ज्ञानबा येतो.) 
` ज्ञानोबाः- बघ, बघ, जरा डोळे उघडू बघ शेताकडे. तुला हेत राखायला 
ठेवलाय की अशी धुळदाण करायला ? 
तकाराम:- पण इतकं संतापायला काय झालं ज्ञानबा ! 
नानवा :- संतापायला काय झालं ? बघ बेघ जरा. निम्म अधिक शेत 
खाऊन टाकलंय ? आणि उलट मलाच विचारतोस संतापायला काय झाल म्हणून? 
तुकाराम:- (शेताकडे पाहून दुखाःने) अरेरे- पांड्रंगा 
ज्ञानबा:- दहा वर्षात आलं नव्हतं असं भरदार पीक ! (सालोमालो येतो) 
| सालमाल्यो :- काय ज्ञानबा, मी म्हटलं नव्हतं तुम्हांला ? या मूर्खाच्या नादी 
लागलांत, आणि शेताची नासाडी करुन घेतलीत. मी मात्र माझा खंड तुमच्या 
बापालासुद्धा सोडणार नाही. 
ज्ञानबा:- आणि मी तरी कुठं याच्या बापाला सोडणार आहे! मी कांही 
असा सादाभोळा साधु नाही. गप्प बसायला. 
सालोमालो:- काय घेणार याच्याकडून तुम्ही ? सबंध घर जरी धुवून घेतल 
तरी दोन शेर दाण्यांचीसुद्धां किमत मिळयची नाही. | 
ज्ञानबा:- पण ,घर तरी आहे की नाही? आतां पाटलाला बोलावून आणतो 
आणि त्यांच्या देखत याचं घर लिहून घेतों. (पाटलाकडे जातो.) 


२० 


(तुकारामाचें घर. जिजाई मुलांच्या मदतीने घर सारवण्यांत गढून गेली _ 


आहे. सारवतां सारवतां ती ओव्या म्हणते.) 
जिजाई:- ढगांवाचून आभाळ । जन्‌ं गंगचं जळ । 
तसं केलं म्या निर्मळ घर माझं । ग घर माझं । ! 





संत तुकाराम १७ 


२१ FR 
(पाटलाला शेतावर आणून ज्ञानबा त्याला सगळी हुकीगत सांगतो. 
व नुकसान भरपाईसाठी तुकारामाचे घर लिहुन घेतो.) 
पाटील:-तुकोबा, आतां हें घर तुमच्याकडेच राह्यचं कीं दुँसेप्याकडे जायचं 
हें आतां तुमच्या नशिबावर अवलंबून आहे. या शेतांत दरसाल दोन खंडी दानं 
पिकत्यात; तिक्तं झालं तर घर तमचं .हायच. न्हाईतर घर इक्‌नशान दोन खंडी _ 
दान्याची भरपाई कराया व्होवी अस लिवल्या यांत; आहे कबूलऽ (लेख निकाला} 
असंच लिवल्या न्हवं यामंदीं ? 
तुकारामः-आहे कबूल, चूकच झाली आहे माझी. 
पाटील:-मग करा तर सही (इतक्यात सालोमालो येतो.) 
पाटील:-या. या. सालोमालो.कसे अगदीं वक्ताला आलात. i 
सालोमालो:-तुकोबा, उद्योग केलात, आणि घरापरी घर घालवून, बसलात, 
थाटा आतां आपल! संसार एकाद्या झाडाखाली, | 
२२ 
(तुकारामाचे घर. स्वच्छ झालेल्या घराकडे पाहून जिजाई आनंदित होले. } 
जिजाई:-काशे, अर म्हाद्या, अदुगर तुमी कायबी बोलू नगासा हं, त्येस्नी 


बगू द्या. घर बशुनशान त्ये म्हनत्याल आवले, तूं कित्ती ज्यानी हायसगं ! घर क़ 
अगदीं सवाच सवाच केल्यास. मग माज्या अंगावर मूठभर मांस चढल. 

काशी-महादेव:-आई, आई, बाबा आले बग. 

जिजाई:-गपा, बोलू नगासा, ल्या त्या दाराआड (तुकाराम येतो.) 

लुका ममः-महादेव, महादेव. 

जिजाई: (महादेवास) काय दानं बिनं आणल्यालं दिसत्यात काय? 

महादेवः- (खुणेने “ नाहीं ' म्हणून सांगतो. जिजाईच पुढे होऊन तुका- 
रामाला विचारते.) 

जिजाई:-ग्येनबानं दानं दिलं न्हाइती जन्‌ ? एकदम देनार हाय न्हय ? 


दील, दील त्यो. पन बगितलसा काय, भाज कसं लक लक करून टाकलकः 
आपलं घर ? 


तुकारामः-घ र ? आपलं ? 
जिजाईः-म्हणजे ? आपलं न्हाई तेर कुना दुसऱ्याचं हाय व्हय ? 
ठुकारामः-होय, तें आतां पांड्रंगाचं आहे. 


१८ संत तुकाराम 


जिजाईः-कुणाचं ? | 
तुकारामः-तें पांड्रंगानं आपल्याला दिलं आणि तोच आतां तें काढून 
घेतो आहे. रि 
___ जिजाई-म्हणजे ? 
तुकारामः-अग, मी हेत राखीत असतांना गुरांनी शेताची नासाडी केली, 
त्याच्या नुकसान भरवाईसाठीं मी हें घर लिहून दिलं. पांडुरंगाची इच्छा ! आपल्या 
हातून झालेलं नुकसान आपल्याला नको का भरून द्यायला ? 
जिजाई:- (कपाळावर हात मारून घेते) पोरास्ती हक्काची सावट व्हती, 
वी बौ गमावलीसा. आतां काय तुमच्या म्होरं कपाळ फाडून घ्यायचं ! 
तुकारामः-पांडुरंग-पांड्रंग सगळं त्याच्याच इच्छेनं चाललं आहे. तोच 
त्यांची काळजी घ्यायला समथ आहे. | 
२३ 
ˆ (ज्ञानबाच्या शेताची मळणी होऊन धान्य मोजन्याचं काम सुरू झालं-पाटील, 
सालोमःलो वगैरे तेथे होतेच-धान्याची रास वाढलेली दिसली तेव्हां सवजण 
आश्चर्यं चकित झाले. ) 
ज्ञानबाः- अरे, आहे काय हुँ? किती मोजले तली रास आहे तशीच आहे. 
(ज्ञानबाच्या चेहऱ्यावर पश्चत्तापाची छटा स्पष्ट दिसूं लागली.) 
ज्ञानबाः- (माप झाल्यावर) किती झाले दाणे ? 
माप्याः- ईस खंडी झालं, अजून पांच सात मन भरत्याल. 
जानबा:- वीस खंडी ? इतकी नासधूस होऊन वीस खंडी ? नीट मोजलेस ? 
पाटोल:- ही बग कीं शीग लागलीया. तुमचं भाग्य मोठं ज्ञानबा, धरित्रीनं 
तुमाला धा साळचं दानं एकदम दिलं. (ज्ञानबा कांहींच बोलत नाही.) हें काय 
ज्ञानबा, आतां कसला इचार करतायसा ? 
जानबा:-मी फार मोठा अन्याय केला पाटीलबुवा. जनावरांनी शेत खाल्यावर 
भी तुकोबाला वाटेल तें बोललों, त्याचं घर लिहुन घेतलं. छे छे, मी फार मोठा 
अन्याय केला देवाचा. मी फक्त दोन खंडीच दाणे घेणार. बाकीचे सगळे तुकाराम 
बोवांचेच आहेत, ते मी त्यांचे त्यांना देणार. । 
सालोमालो:- आहो, शेत माझं आहे. तुम्हांला शेत खंडानं दिलं, म्हणून 
कांही त्याचे मालक नाही झालात. त्या एदी तुक्‍याच्या घरी दाणे भरणारे तुम्ही 
कोण उपटसुंभ ! 





= 


~ 


f 


OS “क-न TN, | or. a ल क. 1... >या को sen £ य 


3४४८ 


Y 
Ee Ce Ei 


> 


DR यह किविक्नत NINE - 


संत तुकाराम १९ 


ज्ञानबा:-आपला जो खंड ठरला आहे तो आपल्या घरी चालत येईल; 
बाकीच्या धान्याची विल्हेवाट करायला माझा मी मुखत्यार आहे. (आपल्या 
लोकांना) चलारे भरा गाडया आणि घेऊन चला तुकारामबोवांच्या घरी. 

सालोमालो:- (संतापाने ज्ञानबाला वेडावून)भऽ राऽ रे गाड्या _ तोंडानं 
नुसती बडबड करायला काय जातंय? बघतों कीं त्या तुक्याच्या घरी कशा गाड्या 
जाताहेत त्या ! खबरदार कोणी हात लावाल तर. | 

पाटील :-आहो , ही काय बेबंदशाही नाहीं. सगळं दानं तुमचं न्हवत. खंडावर 
तेवढा तुमचा हक्क आहे. तुकोबाचं घर तुम्ही लिहून घेतलं नसतं, तर तुमच्या 
म्हणण्यांत कांहीं अरुथ व्हता शेतांत ढोरं घालून कुणी बिचाऱ्यांनी तुकोबांचं 
कल्याणच केलं म्हणायचं' 

सालोमालो:- म्हणजे, आम्ही आम्ही ढोरं शेतांत घातली असं तुमचं म्हणणं, 
बरं बरं पाहून घेईन. (संतापाने विघून जातो ) 

२४ 

(धान्याच्या गाड्या भरून तुकारामाच्या घरी चालल्या आहेत. तुकारामाचे 
घर येतांच ज्ञानबा गाडीतून उतरतो; तों दारांतच त्याला जिजाई दिसते.) 

जिजाई:-कोण ज्ञानबा ? आम्हांला घराबाहेर काढाया आलास व्हय ! 

ज्ञानाबाः-नःही. त्‌कारामबुवांच्या पुण्याईनं माझ्या शेतांत यंदा जास्त पीक 
आलं आहे, तें मी तुम्हांला द्यायला आणलं आहे. त्या पहा गाड्या. 

जिजाई:- त्या सगळया गाडया आमच्या ? 


ज्ञानाबाः-होय. 


जिजाई:-(अतिद्यय आनंदानं) आमच्या ? खरं ? 
ज्ञानबाः-होय. 
जिजाई:-आई मंगळाई, अग काशे, अर म्हाद्या, दानं उतरूनशान घ्या 
चला...चला. 
(महादेव इतके दाणे आल्याची बातमी तुकारामाला सांगून ते बघण्यास 
त्यांना ओढून आणतो) | 
तुकारामः- (धान्याची पोती पाहून) हें काय ज्ञानबा ! 
` ज्ञानबाः- (त्याच्या पायांवर पडून) मोठा अपराध केला मी तुमचा. क्षमा 
करा. तुमच्या कृपेनं माझ्या शेतांत जास्त झालेलं हे सारं पीक तुमचंच आहे. 
__ तुकाराम-असं कसं होईल ज्ञानबा? तुमच्या शेतांत आलेलं पीक तुमचं ! छः 
तें मी नाही घेणार. न्या बघं तें परत. 


२० संत तुकाराम 


ज्ञानबा:-छे, छे, मी नाही ते परत नेणार. 
तुकारामः-तुम्हांला ते न्यायचं नसलं, तर अन्न अन्न करीता फिरणाऱ्या 
भिकाऱ्यांना ते वांटा, पण माझ्या घरांत तें नको. तें माझं नाही. 
ज्ञानबा- हे दाणे तुमचेच 'आहेत, मी कोण कुणाला वाटणार ? येतो मी. 
(ज्ञानबा एकदम निघून जातो.) 
२५ 
जिजाई:- (दळीत आहे.) 
कोंबडा घाली साद ।॥ जग सम्दं झालं जागं ।। 
माज्या लल्लाटींची ऱ्येग ।। उजळली ॥ बाई ग ॥ 


२६ 
(बाहेरच्या भिकाऱ्यांस तुकाराम तें धान्य वाटीत आहे. तें वाटतांना तो 
अभंग म्हणत आहे.) 
तुकाराम:-क्षुधेलिया अन्न ।द्यावें पात्र न विचारून ॥ 
धमं आहे वर्मा अंगी । कळलें पाहिजे प्रसंगीं ।। 
भिक्षेकरी:-(जातां जातां) 
| धर्म आहे वर्मा अंगी । कळले पाहिजे प्रसंगीं ।। 
तुकाराम:- । सर्वा भूतीं द्यावें अन्न । द्रव्य पात्र विचारोन ॥ 
भिक्षेकरी:-सर्वा भती द्यावें अन्न । द्रव्य पात्र विचारोन ॥ 
तुकाराम:ः-पवित्र तें अन्न । हरीचितनी भोजन ॥ 
भिक्षेकरी:-पवित्र तें अन्न । हरोचितनीं भोजन ॥ 
तकाराम:-फुकाचें तें लूटा सारं । व्हारे अमर सदेव ॥ 
भिक्षेकरी:-फुकाचें तें लूटा सारं । व्हारे अमर सरेंव । 
तृकारामः-बोलावा विठ्ठल, पहावा विठ्ठल । 
करावा विठ्ठल । जीवभाव । 
िक्षेकरी:-बोलावा विठ्ठल, पहावा विठ्ठल । 
करावा विठ्ठल । जीवभाव ।। 
(एवढ्यांत दळणासाठी घेतलेले दाणे संपले. म्हणून आणखी घेण्यासाठी जिजाई 


बाहेर येते व पहाते तों सबं दाणे नाहीसे झालेले. तोच तुक़ाराम एका भिकाऱ्याला 
दाणे देत आहे हे पाहून ती भिक्राऱ्याच्या आंगावर धावते.) 


ME १-9. व a ब क 
MT MS NT 


र « ढा च हृ 


1 
रि 
ह. 
4 
< 
EF; 
3 





५ चि”. ५ 
Yass >» 


. 8 FE ~>: ० 


ANE! ‘Sein 


७. 1 ज्र र ४. 





संत तुकाराम २१ 


जिजाई:-अर मेल्यानो! जोकाईच्या रेड्यावानी माजलायसा आयतं गिळून- 
शान, हतं काय तुज्या बानं आनून ठेवल्याती दानं व्हय रं ? (भिकारी पळतो 
ती त्याच्या मागें लागते. तो सापडत नाही असं पाहून) ये तरी आतां, न्हाई पाय 
मोडला तर जिजाईच न्हवं मी (ती परते.) 

(जिजाई भिकाऱ्याच्या मागून गेल्यावर पुन्हां दुसरे भिकारी आले त्या वेळी 
घरांतील दाणे संपले होते, म्हेणून तुकारामाने जिजांईनं दळलेलं पीठ आणलं व आता 
तो ते भिक्षेकऱ्यांच्या कटोऱ्यात घालणार, तो ते जिजाईनें पाहिले. त्याबरोबर ती 
संतापाने धांवतच आली. तिने भिक्षेकऱ्यांच्या कटोऱ्यावर हात मारून तो खाली 
पाडला.) 

जिजाई:- (भिक्षेकऱ्यास) साऱ्या गांवाला काय आग लागली व्हती व्हयर 
माज्याच घराकडं भिक मागाया आलास त्यो ! 

तुकाराम:-काय हें आवले ? तुलाही नाहीं आणि त्यालाही नाहीं 

जिजाई:-ढळा ढळा रडा त्येच्या पायी, आतां तुमच्याम्होरं काय कपाळ 
फोड़न घेऊं कांय ? इक्तं दान बी दिलसा, अन्‌ दळल्यालं पीट बी दिलासा. आतां 
तुमच्या अन्‌ पोराच्या म्होरं माजी हाडं घालूं का तुमची ! (तुकारामाला गदगदा 
हालवते.) 

तुकाराम:- (शांतपणे) खवळली पिसी । हातां झोंबे जेसी लासी ॥ 

जिजाई:-उलटं मीच लासी व्हय ? खरं हाय मेल्यानुं, भुकेच्या वकताला 
आयता लोंदा आनूनशान घालतुंया न मी? 

तुकारामः-इतका अभिमान धरूं नको आणि लोभ्यासारखा हव्यासही धरू 
नको. आवले, ज्याच्या त्याच्या संचिताप्रमाणें पांडुरंग यथायोग्य काळजी घेतो 

जिजाइ:-आऽहाऽहाऽहाऽ संचितापरमाणं पांड्रंग यवस्था करतुया ! इक्तं 
करुनशान मीच लोभी व्हय ? आई मंगळाई, कुठल्या जन्माची पातक हुबी केलीस 
अन मला या येड्याच्या गळ्यांत बांदलीस ? तुमचं इक्तं हाय, तर मला बी {नग 
तमचा परपंच ! तुमी, तुमचं संचित, तुमचा त्यो काळया अन तुमची तों प्वारं 
काय वाटल तें करा, पन मी काय आतां हतं पानीबी पिनार न्हाई. 

(जिजाई जाऊं लागते, मुळं तिच्या पाठी लागतात. ती त्यांना तुकारामाच्या 
आंगावर ढकलून जाते. तुकाराम त्यांची समजूत घालू लागतो.) 

तुकाराम-अरे तुम्हांला सोडून ती कुठं जायची नाही. माझ्यावर रागावली 
आहे इतकंच. आतां यईल ती इतक्यांत. 


विश्रांती 


२२ संत तुकाराम 


२७ 

(देहे गांवांतील सुंदरा वेइयेचें घर. बेचेन झालेल! सालोमालो येतो व 
आदळा आपट करतो.) 

सुंदराः-आज तुमचं डोकं फिरलंय की काय ? 

सालोमालो:-फिरणार नाही तर काय होईल? पाऊस पडला, _शेतांत धान्य 
जरासं जास्तं झालं; तुकारामाची कृपा ! निरिच्छपणाचा आव आणला-झाला 
साधु. भ।ळले लेकाचे, ढोंगाची चांगली बतावणी करण्यासाठी, चार दोन भिक्षेक- 
ऱ्यांना भिक्षा घातली, झाला दानशूर ! एकानं म्हटलं, दुसऱयानं म्हटलं. चाललं 
पिजराला भ.ग लागल्याप्रमाणं पेटत, या लोकांना कांही अक्कल तरी आहे कीं 

» पेंग क » ~ Po 

नाही ? या तुक्याचं ढोंग एकाच्यासुद्धां ध्यानांत येत नाही? आपण तर बुवा 
अगदी हात टेकले. | । 

सुंदरा:-तुम्ही पुरुष सगळे असेच. 

सालोमालो:-आणि तुम्ही बायका असून काय करतां ! तुम्ही बायकाच तर 
असल्या ढोंग्यांचं प्रस्थ माजवतां.. | 

सुंदराः-अस्सं ? दाखवू का आमची बायकांची अक्कल. काढूं कां त्या तुक्‍याच 
ढोंग बाहेर? अहो विदवमित्रालासुद्धां आम्ही बायक़ांनीच आमच्या मागं कुत्र 
करून नेलं होतं, मग तुकाराम काय टाळकुट्या कुणबी. 


सालोमालो:-कशाला घमेंड मारतेस उगीच ? 


सुंदराः-घमेंड नाही पैज मारते. आत्तांच जाते आणि दाखवतें तुम्हांला तो 
तुक्या कसा माझ्या नादी लागतो तें. थांब हं आलेंच मी. (सुंदरा आंत जाते.) 


सालोमालो:-बेस अशी माझ्यापाशी रूप तुझं छान ग ॥ 


चंद्रावानी मुखडा तुझा । रंग गोरापान ग ।। 
हाय हाय ह्यों मुखडा बघुनी । हरतं माझं भान ग । बस ॥ 


~ 


(तोंच सुंदरा नटून सजून येते. तिला पाहून) 


ओऽहोऽऽतुझा हा थाट ह्रुपाहून [विइवामित्राचं कुत्रंच काय पण पोतेरं सुद्धा 
होईल. पण लक्षांत ठेव तो तुक्या मोठा ल॒च्चा आहे. 


सुंदरा -लूच्चे लोकच आमच्या नादाला लागतात. (सुंदरा जाते.) 
२८ 


९... १ 
१८ SO १७ 


डू NR 1 हळ 





> 
५ क 
जक 
चे ज्र 


¬. नळे ब Aires = 


> 
> 


७९७५१ १७ nab CANS 


£ LE ७-३ 


- (“A hn, क 


Cs Ss tr 


7“ >. 
Ce 


- क, 


Eb 
OS Sm i TO is Se EE TEE ३ 


संत तुकाराम २३ 


(तुतारामाचे घर. तुकारामबुवा रात्रीच्य वेळी अभंग लिहीत बसले आहेत. 
भगवान्‌ विठठल, सन्निध राहून त्यांना स्फूति देत त्यांच्या तोंडून 
अभंगवाणी वदवीत आहेत.) 
तुकाराम:- 


विषयी विसर पडला निःशेषः अंगी ब्रह्मर स ठसावला । । 

माझी मजा झाली अनावर वाचा । छंद या नामाचा घतलासे ॥ 
तुका म्हणे गंगा सागर संगमी । अवघ्या झाल्या ऊर्मी एकमय ।। 
(तोंच सुंदरा बाहेर येऊन देवाचें गांणें म्हणू लागते. ) 

सुंदरा:- 

निशिदिनी हरिचा ध्यास जिवाला । व्याकुल विरह करी हृदया 


भुलवुनी जाली राधा भोळी । छळ हा दारुण का वनमाळी । 
मृदु मंजुळ तब ऐंकव मुरली । प्रीति सुधा वितरी सदया ॥। 


(तें देवाचें गाणें ऐकून तुकारामबुवाही तल्लीन होऊन नाचूं लागले ) 

तुकारामः वाः खरोखरच सुंदर, असल्या सुंदर |कठांतून निघणारा मधुर 
स्वर ऐकन कोण बरं मुग्ध होणार नाहीं ? | 

सुंदरा:-माझं गाणं आपल्याला आवडलं वाटतं ? आणि मी! 


तुकाराम:-हो हो आपणच खरोखर फार सुंदर आहांत. असलं हें सात्विक 
सौंदर्य पाहन कोणाला बरं आनंद होणार नाहीं ? 

सुंदराः-खरंच माझ्याबद्दल आपल्याला {इतक प्रेम वाटतं ? (आणखी पुढे 
होऊन) आपल्या हातांतल्या या चिपळ्या किती चांगल्या,आहेत ? (ती चिपळ्या 
घेते चिपळ्या सोडून तुकाराम दूर होतो) असे दूर कां सरतां ? मी आपल्याला 
आवडत नाहीं? | 

तुकाराम:-छे, असं कसं होईल ? तुझ्या कंठांतून निघणारा अतिशय मधुर 
आणि वंकुंडापर्यंत पोंचणारा आलाप ऐकून, पांड्रंग देखील ईडोलत राहील, मग 
माझी काय कथा ? प्रत्यक्ष रखृमाईमातेसमान असणाऱ्या हे भाग्यवान स्त्रिये, तुला 
माझे शतशः दंडवत असोत. (तुकाराम तिला नमस्कार घालतो तोंच जिजाई येते, 
वेश्येपुढें तुकारामबुवांनीं घातलेला नमस्कार पाहून तिला संताप येतो.) 


जिजाई: (तुकारामाला वर उठवीत) बाई, बाई, आता कखं तरी काय याः 
येड्याला ? लोक इयान घालत्याल कीं या गांवभवानी म्होरं असं गडबडा लोळ- 
लासा तर. कायग सटवे, काय म्हणून तूं आलीस माझ्या घराला ! 





२४ संत तुकाराम 


तुकाराम:-क्राय ही वेश्या आहे? मग फारच चांगली गोष्ट झाली. 

जिजाई- (त्याला वेडावीत) फ्यार चांगली गोष्ट झयाली. सुदबुद, लाज 
खारी वाटूनशान भांगवानी प्यालासा का काय ? चांगली सोबा करूनशान तुला 
भाईर काढली पायजे, व्हयग ? पुना माझ्या घरामंदी पाय तर. ठेवून बग तूं ? 
चहो चालती हतनं (जिजाई तिला धरून बाहेर काढूं लागते.) 

तुकाराम-(जिजाबाईला टूर करीत) असं दुसऱ्याच्या आंगासी झटं नये. 
(संदरला) तुझा रस्ता चकला बरं बाई, आम्ही विष्णुदास कधीच असल्या फदांत 
पडत नाही. तुझं हें अधःपतन पाहून मात्र मला अतिशय वाईट वाटतं. (सूंदराच्या 
चर्येवर पइचात्तापाची छटा दिसते.) तुझं हें तारुण्य आणि लावण्य चार दिवसांचं 
आहे. क्षणभंगुर सुखासाठीं त्याची अशी होळी केलीस तर अखेरीस तेंच तुला 
दुःखाचं होईल. हरिचितनांत आणि परमेशवराला भाळवण्यांत तं आपलं आयुष्य खच 
क्रेलंस तर त्यांतच तुझं कल्याण आहे. आपणची तारी आपणची मारी, आपण 
उद्धारी आपणया ॥ पांडरंग तुम्हांला सद्बुद्धि देवो. या बरं बाई. 

सुंदरा-(तृकारामाच्या पायां पड्न) मला क्षमा करा महाराज, दुसऱ्याच्या 
'चिथावणीमुळे दुष्ट हेतूनं मी आपल्याकडे आले होतें. पण आपल्या उपदेशानं मला 
खरी उपरति झाली; आतां मी तुमचे पाय सोडून जाणार नाहीं. 

जिजाइई:-तर, तर, केरंसुणीनं झाडून काढीन. म्हनं जाणार नाही. त एक 
आपली लाज गांवच्या येशीला टांगली असशील, पण आमी न्हाई टांगली. 

सुंदरा:-तुम्ही काय वाटेल तें करा. मारा, झोडपा, पण मी कांहीं इथून 
झालावयाची नाहीं. 

जिजाइ:-चांगलं करतीस ग बया ! 

सुंदराः-खरंच, मी चांगलं करते बाई. तुमचं शंभर जन्माचं पुण्य म्हणून 
जुम्हांला असले पति मिळाले. 

जिजाईः-फुरं, फुर, मग होकी त्‌ं त्येंची बाईल. म्हंजे समजेल शंभर जन्माचे 
'थून का पाप त्ये? (तुकारामाला) बगतायसा काय, आलिया चालून घरात 
रावा लगीन. ् 

सुंदरा:-तुम्ही मला खरोखरच आईसारख्या आहांत. मला आतां तुम्ही मोल- 
करीण समजा. तुमची मी वाटेल ती सेवा करीन,पण हे पाय आतां सोडणार नाहीं. 

जिजाई:-(संदरास) जा. जा. अदुगर माज्या घराभाईर हो. 

(तिला ढकलीत घराबाहेर नेते, सुंदरा तेथेंच देवाची प्रार्थना करीत बसते.) 

पतीत पावन ब्रीद सार्थ करी देवा ! | 

(तोच सालोमालो येतो व सुंदराहि तुकारामाच्या नादाला लागली हे पाहून 
बेतागानें म्हणतो.) 


~ 


py 
५०७५७७... 


ia Se TES 


re 


RS र 


४५०५ ids 


“AAAS 


क” 


=+ A, 


hs ती. कायी 


Ns holiest 


Sie .» ...$ 


, पर 


डे 


| संत तुकाराम २५ 


` सालोंमालो:-आतां धर्माधिकारी रामेश्‍वरशास्त्र्यांना आणूनच या तुक्‍याची 
खोड मोडली पाहिजे. [तो जातो.] “जे 


२९ 

(तुकारामाच्या कीर्तनिं बेचन झालेले रामेश्‍वरशास्त्री तुकारामाचा इन्साफ 
करून त्याला शिक्षा देण्यासाठी देहस येऊ लागले आहेत. पहाटेची वेळ होती. लोक 
आपापल्या कामघंद्याला निघाले होते. त्यांच्या तोंडातील तुकारामबुवांचे अभंग 
झास्त्र्यांच्या कानावर येतात.) 

लोहाः-तुका म्हणे तोचि संत । सोशि जगाचे आघात ।। 

बायकाः-तुका म्हणे धन्य तयाचें वदन । जय! नारायण ध्यानीं मनीं ।! 

कुभार - 

तका म्हणे येथें पाहिजे जातीचे । येऱ्या गबाळाचें काम नोहे ॥ 

भिकारी-अहं म्हणे ब्रह्म । नेणें भक्तीचें तें बमं ॥ 

तुका म्हणे क्षण । नको तयाचें दर्शन ॥ 

(रामेश्‍वर सालोमालोच्या घरी जातो. सालोमालो स्वागत करतो.) 

सालोमालो:- वे. शा. सं. रामेश्‍वरशास्त्र्यांचे मी देहू गांवातफ स्वागत 
करतो. ॑ 

रामेश्‍वर:-काय हो सालोमालो. तुकारामाचं प्रस्थ इंथं चांगलंच माजलेलं 
दिसतं. आतां मी येता ऐकत होतो, तो जो तो आपला 'तुका म्हणे' “तुका 
म्हणे ' करतोय. 

सालोंमालों:-मी आपल्याला याची पूर्वीच यथार्थ कल्पना दिली आहे. 

राभेशवरः-कसली यथार्थ कल्पना ? ज्याच्या त्याच्या तोंडी त्याचे अभग 
एक्‌ येत आहेत. मी तर सगळा दोष तुमच्यावर ठेवणार. 

सालोमालो:-माझ्यावर ? 

रामेशवरः-हो हो तुमच्यावर, देहृतल्या सगळया ब्रह्मवंदावर. तुम्ही त्याचे हे 
चाळे चालू कसे दिलेत ? 

सालोमालो:-सामान्य जन किती मूख असतो; याची ही एक उत्कृष्ट साक्ष 
आहे. आतां या अधिकारसंपन्न धर्माधिकाऱ्यांना माझी एवढीच विनंति आहे की, 

दंड अन्यायाच्या माथा । देखोनि करावा सर्वथा ।! 

नयें उगे बहुत घाट । सोनियांत शिसें आट्‌ ।। 

सालो म्हणे धमंदेवा । दोष कोणाचा तो दावा ॥ 

रामेइबरः-वाहवा ! वाहवा ! सालोमालो, तुमची वाणी चांगली प्रासादिक 
आहे. । 
मुनीम:-यांची वाणी ? फार रसाळ-फार रसाळ. 


२६ संत तुकाराम 


रामेश्‍वर:-सालोमालो, तुम्ही इतके उत्कृष्ट कवी आहात, हे भला माहोत 
नव्हतं. 
सालोमालो:-आपल्या मुखातून ऐकलेल्या प्रशंसेते मी धन्य झालो. आतां 
आपणच म्हटलं म्हणून सांगतो. माझ्याच कविता घेऊन तो तुक्या इकडेचे शब्द. 
तिकडे करतो, आणि भिकाऱयासारखा गावातून म्हणत फिरतो. 
रामेशवर:-अस्सं, तरीच त्याच्या वाणीत इतका रसाळपणा वाटतो मी 
येता येता ऐकत होतो, तो त्यातली शुद्ध शब्दयोजना, :निदोंष रचना आणि मन 
प्रसन्न करणारा प्रसाद, ही ऐकून मला आइचर्येच वाटलं. 
सालोमालो:-पण तो स्वतः जे अभंग करतो, त्यांत तो आमच्या वेदांचा 
अगदी उलटा आणि वेडावाकडा अर्थ करतो. आमच्या ईश्वरप्रणीत वेदांचा हा 
धडधडीत अपमान आहे. आणि इतके असून आमचा मूखे बहुजन समाज त्याचा 
उदो उदो करतो. आमच्या देहतल्या ब्राह्मणांनीच त्याला शिरजोर केला आहे. 
अहो, त्याला साधू म्हणून तेच त्याच्या पायांवर लोळण घेऊ लागले आहेत. 
रामेशवरः- (कोपाने ) ब्राह्मण त्याच्या पाया पडतात ? आणि तो शद्र पाया 
वडून घेतो ? वारे ब्राह्मण ! म्हणजे हा भ्रष्टाकार चांगलाच वाढत चालला आहे 
म्हणायचा. | 
_ सालोमालो:-म्हणूनच मी सगळ्यांत सोपा उपाय काढला आहे. तुक्‍यालाच 
देह गावातून उखडून काढला म्हणजे झालं. 
_ पाटीलः-छे, छे. गावातून उखडण्यासारखा तुकोबांनी काय अन्याय केला 
हाय ? तुकोबा हायती म्हणून गांवांला सोबा हाय. 
सालोमालो:-पुरे पुरे, धामिक बाबतीत तुमची लुडबुडी नको. (आपल्या 
सेवकाला) जारे, तुकारामाला जाऊन सांग, रामेइवरशास्त्री वाघोलीकर तुझा इन्साफ. 
करण्यासाठी आले आहेत. तुला आतांच्या आतां घरी बोलावलं आहे. आणि हे पहा, 
गांवकामगारांना देखील कळीव. 
३० 
[तुकाराम येतो व रामेश्‍वरशास्त्र्यांना नमस्कार करतो.] 
रामेशवरः-दूर हो, दूर हो, [तुझ्यासारख्या अधर्मी मनुष्याचा मला दुरून 
देखील नमस्कार नको. 
तुकारामः-मी अधर्मी ? 
रामेइवर:-हो, हो, अधर्मी. आणि तुझ्यामुळं सारे लोकही अधर्मी झाले आहेत. 
` तुकारामः-माझ्यामुळं लोक अधर्मी झाले आहेत ? खरोखरच माझ्या 
हातून तसा अपराध होत असेल तर आपण सांगाल ती शिक्षा आनंदाने भोगायलग 
मी तयार आहे, भूदेव, आपला निष्कारण गैरसमज झाला आहे. 





२७ संत तुकाराम 


रामेशवरः- गेरमज ? भक्तिमार्गाचा प्रसार करण्यासाठीं कमंमार्गाचा उछेद 
करण्याचा त्‌ं चंग बांधला आहेस, आणि शरम नाहीं वाटत पुन्हां वर तोंड करून 
बोलायला ? नाममाहात्म्याचं स्तोम माजविणारा तूं एक महान पातको आहेस. 
तुकाराम:-पांड्रंग, पांडुरंग ! परमेरवरप्राप्तीचे हे वेगवेळे मागे आहेत. एक 
खडतर आहे, एक साधा आहे. ईरवराला शोधण्यासाठी कठीणतर योग केला पाहिजे 
किवा त्याला प्रसन्न करण्यासाठीं पूजाअर्वादि कमें केलीं पाहिजेत; ही योगकर्माची 
शिकवण सगळयांना सहजसाध्य नाहीं अगदीं सामान्य आणि व्यावहारिक लोकां- 
साठी भक्तिमार्ग आहे. लहान असो, थोर असो, स्त्री असो पुरुष अंसो, सर्वाना सवं 
वेळी पात्राषात्रतेची पर्वा न करतां सहज रीतीने आचारतां येण्यासारखा हा 
माग आहे. 
नामसंकीर्तन साधन पै सोपें । जळतिल पापें जन्मातरीचीं ॥ 
नलगे सायास जावें वनांतरा । सु? येतो घरा नारायण ॥। 
आमची भागवतधर्माची एवढीच शिकवण आहे. 
रामेशवर: भागवतधर्माची ! पण त्यामुळे आमच्या वैदिक धर्माची 
पायमल्ली होते त्याची वाट काय? 
तुकारामः- नाही, तसे नाही वेदमूति, भागवत - धमे हे वैदिक धर्माचं 
अतिशय सोज्वळ आणि व्यापक स्वरूप आहे. ईश्वर सर्वेव्यापी आहे हेंच सगळ यानी 
निरनिराळया प्रकारांनी सांगितले आहे. ज्याला तुम्ही निविकार, निराकार, 
निराकार, उ#क्रार असं म्हटलं आहे, त्यालाच आम्ही साकार, सविकार पांड्रंग 
म्हटलं आहे. 
वेद अनंत बोलिला । अर्थ इतुकाची साधिला ।। 
विठोबासि शरण जावें । निजनिष्ठा नाम गावे ।। 
सकल शास्त्रांचा विचार । अंति इतुकाचि निर्धार ।। 
अठरा पुराणीं सिद्धांत । तुका म्हणे हाचि हेत ॥ 
रामेश्‍वरः-हेच ते ! हेच तें असली अभंगवाणी निर्माण करून तू वेदवाणीचा 
उपम करतो आहेस. तुझं समर्थन अगदी कुचकामी आहे. मला आतां तुझं कांही 
एक ऐकून घ्यायचं नाहीं. तूं शूद्र आहेस. वेदवाणीचा उच्चार करून आणि त्याचा 
भलताच अथे सांगून तूं मोठा गुन्हा केला आहेस. म्हणून माझी तुला आज्ञा आहे 
की, आजपासून तूं हे अभंग वगैरे कोणतंहि कवित्व करून लोकांना उपदे! करतां 
कामा यये. 
तुकारामः- आतांपर्यंत पांडुरंगच माझ्या तोंडून हे वेडेवांकडे शब्द बोलवीत 
होता. आपण धर्माधिकारी ब्राह्माण, आपणही मला साक्षात्‌ परमेश्वरच आहांत, 
तेव्हां आपली आज्ञा म्हणून यापुढें मी कविता करणार नाहीं. 


२८ संत तुकाराम 


` सालोमालों:- आणि आतांपर्यंत केलेली कविता? 
` रामेशवर:- हो. तीही नाहीशी कर. इंद्रायणीच्या डोहांत बुडवून टाक. 
तुका रामः-आपली आज्ञा मान्य आहे. 
सालोमालो:- नुसती मान्य आहे नव्हें, ताबडतोब अंमलांत आण. 
रामेइवरः-ज्या पापी हातांनी तूं हे अभंग लिहिले आहेस त्याच हातांनी तूं 
स्वतः हे बुडविले पाहिजेस हीच तुला शिक्षा. 
सालोमालोः-थांब, मीच तुला तुझे अभंग अणून देतो ( सालोमालो अभंग 
आणण्यास जातो.) 


३१ 
(तुकारामाचे घर. म्हद्या- काशी खेळत आहेत. ) 


सालोमालो:- ए पोरटयांनो, काढा तुमच्या बापानं केलेल्या अभंगाच्या वह्य! 

महादेवः- अरे ए छांबतोंडया, तुजा बा आला पायजे त्या न्याया. 

सालोमालो:- मला त्‌ं कोण समजतोसँ रे, मुस्कट फोडून टाकीन उलट 
उत्तर दिलंस तर, 

जिजाई:- (आंतून येऊन) काय झालं रे, म्हाद्या, कां उगच तंडाय लागलायासा 

महादेवः-मी उगाच तंडाया न्हाई लागलों आई. ह्यानं माझा बा काढला 
मीबी ह्यचा बा काढला. 

जिजाई:- लई ब्येस केलंस बग म्हाद्या, सोब्रतोस माझा मुलगा. (सालोस) 
का का आलायस हतं ? तेच्या घरांतळी मानसंबी मांजरावानी झाली असं तुला 
वाटलं व्हय? अगुदर माझ्या घरामंदी कां आलास ते बोल ? 

सालोमालो:- (घाबरटपणाने)रामेशवर शांस्त्र्यांनी तुकारामाला त्याच्या 
अभंगाच्या वह्या पाण्यांत बुडवण्याची शिक्षा दिली आहे, म्हणून मी त्या मागायला 
आलों आहे.. 

जिजाई:- चल चल- वह्या मागायला आलाय मोठं तोंड करून? 

सालोमालो:- अग बाई, ती रामेश्‍वरशास्त्र्यांची आज्ञा आहे. 

जिजाई:- पाटीभर झ्यान खातुया तुझा तो रामशास्त्री कां रावणशास्त्री 
त्वांडांतली वाफ दवडाया त्येच्या बाचं काय जातंय ? चल चालता हो माझ्या 
घरातनं. (सालोमालो जाणार तोंच तुकाराम येतो.) 

तुकाराम:- हें काय आवले? भसं काय त्यांना वेड्यासारखं बोलतेस? 

जिजाई:- पुना अनि मीच वेडी व्हय ? अवो ह्यो तुमचं हबंग मागतुया 
नदीत बुडवाया अन्‌ ते मी त्येला देऊ होय. 

तुकाराम -अग अवले ती धर्माधिकारी रामेश्‍वर शास्त्र्यांची आज्ञा आहे 
आम्हाला ती पाळलीच पाहिजे. सालोमालो, मी आलोच हं. (तुकाराम वह्या) 
आंणायला जातो.) 





संत तुकाराम २९ 


जिजाई:- अवो आतां काय म्हनू? तुमचं डोस्कं बिस्कं फिरल्या का काय? 
बायका पोरास्नी आट आट दिस उपाशी ठेऊनशान आणि रातीच्या राती जागुन- 
झञान रचल्याळं ह्ये हंग पाण्यांत टाकूनर्‍्यान देणार, मग इते केळसा तरी कशा- 


- पायीं ? (तुकाराम कांहीं न बोलतां अभंग घेतो व जातो.) आतां या येडचाला 


करूं तरी काय? खततत्रं बुडवूनशान साऱ्या संसाराचा इस्क्रोट केला; अन आतां 
हबंग बुडवूनशान परमारथाचाबी इस्कोट करतुया. 


| ३२ 
(तुकाराम वह्या घेऊन इंद्रायणीवर जातो. त्याच्याबरोबर गांवांतील बरेच 
लोक इंद्रायणीवर येतात.) 

. तुकाराम:- (इंद्रायणीत उभा राहून) पांडुरंग, पांडुरंग आतां तुझ्या नांवान 
टाहो फोडण्यांत तरी अथे काय? भक्तवत्सल या तुझ्या ब्रीदाला तूं काळोखी फांसलीस, 
तुझ्यासाठीं मी स्वतःच माझ्या हातांनीं माझ्या संसाराला आग लावली, अहोरात्र 
तुझं चितन केलं, बायकापोरांचे तळतळांट घेतले, या सगळयाचं तूं मला हे फळ 
दिलंस? इच्छा तुझी तूं सवं सत्ताधीश आहेस. माझ्या मुखांतून निघालेलं तुझं गुणव- 
णँन तूला आवडत नाहीं आणि त्याच्याशिवाय मळा दुसरं कांही. येत नाहीं, मग मी 
तुझी भक्ती तरी कशी करणार? आतां तूच काय तो सोक्षमोक्ष कर. भाविकपणान 
केलेल्या तुझ्या भक्तीचा हा डोंगर तुझ्याच पायांवर ठेवतो. मीही आतां निवाणेच 
मांडतो; इथंच तुझ्याजवळ माझा देह सांडू दे. पांडुरंग पांडुरंग पांडुरंग. 

(तुकारामांनी अभंगगाच्या वह्या पाण्यात बुडविल्या, आणि पांड्रंगाचं ध्यान 


करीत तिथेच ते १३ दिवस बसले, तेराव्या दिवशी अभंगाच्या वह्या वर आल्या.) 


[अभंगाच्या वह्या वर दिसताच जिजाई हर्षातिशयाने तुकारामाला गदगदा 
हलवीत म्हणाली.] 

जिजईः-अवो, त्ये बगा, त्ये बगा. 

(तुकाराम इंद्रायणीच्या डोहाकडे पहातो, तो प्रत्यक्ष इंद्रायणी हातात 
अभंगाच्या वह्या घेऊन उभीं आहे असे त्याला दिसले. तुकारामबुवांना अतिशय 
आनंद झाला, तोच ज्ञानोबा पाटील वगैरे गावकरी तुकारामबुवांना घरी नेण्यास 
आले होते तो त्यांनाही अभंग वर तरून आल्याचे दिसले. सगळे लोक विठ्ठल 
नामाचा गजर करीत आहेत तोच, अंगाचा दाह झाल्यामुळे रामेदवरशास्त्री नदीत 
डुंबण्यासाठी तेथे आले.) 

रामेशवर-आग, आग होते आहे, नदीत बुडवा मला. (तुकाराम महा- 
राजांनी त्यांच्या अंगावर हात फिरविताच त्नांना बरे वाटते. त्यांना पश्चात्ताप 
झाला ब ते तुकाराम महाराजांच्या पाया पडले.) 


३० संत तुकाराम 


सालोमालो:-( रामेश्‍वर तुकारामाच्या पायावर पडलेला पाहून) काय हे, 
काय हे शास्त्रीबुवा, आपण दशग्रंथी ब्राह्मण, धर्माधिकारी, आणि तुक्‍याच्या- 
कुणबटाच्या पाया पडता ! 

रामेदवर:-तुकाराम महाराजांची योग्यता समजायला योग्यतेचाच मनुष्य 
पाहिजे. तृमच्यासारख्याला ती समजायची नाही. 

सालोमालो:-क़ाय-काय ? आम्ही योग्यतेचे नाही असं तुमचं म्हणणं. बर 
बरं मी दाखवतोच तर माझी योग्यता. (सालोमालो रागाने निघून जातो.) 

रामेश्‍वर:-(तुकारामास) महाराज मला क्षमा करा. 

माझी मज आली रोकडी प्रचीत । होऊनी फजीत दुःख पावे । 

तुका सर्व श्रेष्ठ प्रिय आम्हां थोर । का जो अवतार नामयाचा ।। 

त॒क।रामः-पांड्रंग, पांडुरंग, (लोक वह्या पालखीत घालून दिडीने मिरवीत 
नेतात.) 

(सालोमालोचे घर. सालोमालो संतापाने बेचेन झालेला असतो. घरात 
येण्याबरोबर तो ओरडतो.) 

सालोमालोः-मुनीम, (मुनीम लिहिण्याच्य। तयारीने राहतो.) सगळे लेकाचे 
मूर्ख, अगदी मूर्खे, रामेश्‍वर देखील मख, गधडा झाला... काय लिहिता तुम्ही हे ? 

` मुनीमः-आपल्या मुखातून निघालेली अभंगवाणी ! सालो म्हणे मूर्खं गधडा 

झाला. (सालोमालो कागद फाडून टाकतो.) 

सालोमालो:-बस्स, जाणार, आताच शिवाजी महाराजांकडं. जाणार र [जाकड 
दाद मागितल्याशिवाय धर्माचं रक्षण होणार नाही. शिवाजी महाराजांकड्नच त्या 
तुक्याची आणि त्या रामेशवर भटाची खोड मोडतो.बघता काय ? करा माझी तयारी 

मुनीमः- (घाबरून) आपली तयारी! हां, हां, शिवाजीमहाराजांकडे जाण्याची. 

सालोमालो:-होय, काय ऐकताय मघांपासून ? 

(तुकारामाचं घर-शिवाजीचे लोक नजराणा घेऊन येतात. त्यावेळी, महादेव 
व काशी आगणात खेंळत होती.) 

मोरोपंतः-बाळानो, घरी कुणी नाही काय ! 

काझी:-म्हणजे ? मी हाय, म्हाद्या हाय. 

मोरोपंतः-तसं नव्हे, तुझे वडील तुकारामबुवा ! 

महादेव:-बाबा गेलेत बाहेर. 

मोरोपंत:-आणि तुझी आई ! 

जिजाई:-हाय, हाय; तिची आई अजून दिती हाय. त्यांना पाहून काय- 
पाहिजे तुमाला ? | 





संत तुकाराम ३१ 


सोरोपंतः-आम्हांला तुकाराम महाराजांचं दर्शन घ्यायचं आहे, आम्ही फार 
खलाँबून आलो आहोत. । 
जिजाई:-(त्याच्याकडें न्याहाळून पाहून) कसली अवदसा आटवलिया 


: तुमास्नी ? तुमी चांगलं शिरीमंत दिसतायसा. मौ सांगतो ते ऐका, उगीच त्या 


यड्याच्या नादाला लागू नगासा. न्हाइतर माज्यावानी तुमच्याबी घरादाराचा 
इस्फोट होईल. जावा, त्ये आलं न्हाईतो तवरच जावा. 

मोरोपंत:-हे पहा, आम्ही शिवाजी महाराजांकडून तुकाराम महाराजांना 
नजराणा घेऊन आलो आहो. 


जिजाइई:-नजराणा ? 
भरोपंतः- (आपल्या लोकांना) ठेवारे तो तिथं. 


जिजाई:-खर म्हंतासा? हे सगळं आमच्यासाठी ? ह्ये आता आमचं झालया ? 

मोरोपंतः-होय बाई. 

निजाई:काशे, अर म्हाद्या, डोळं फुटल्याती व्हय तुमचं ? कवापास्न ते हुबं 
हायती. पटकूर देकी त्येस्ती बसाया. बसा, बाबानु बसा, म्हाद्या, काशे, घरातनं 
जरा गूळ पांनी आन जा. 

काशी:-आई गूळ ? 

जिजाईः-हां हां, व्हय, व्हय, गूळ आतांच संपला आमच्या घरांतला. अग 
काशे करतियास काय तू ? जा त्येस्नी बोलावून आन जा-कवापास्नं मानसं बसल्याती. 

काशीः-म्हाद्या काय करतुयास तूं जा बाबास्ती बोलावून आण जा. (मुले 
कपडे घालतात.) 

जिजाई:-अरं माजी प्वारं कशी राजबिड्यावानी हायती, कुना मेल्याची 
दृष्ट लागल. 
काशी:-अग, आई तुलाबी कुनाचीं दृष्ट लागल. आता तुझं त्वांड कसं छान 


दिसतया ! संटवाईच्या मुखड्यावानी ! 
जिजाई:-खरं, खरं म्हनतासा ? (तुकाराम आलेला दिसतो.) गपा, गपा. 


(तुकाराम येतो, मोरोपंत त्याच्या पाया पडतात.) 

तुकारामः-पांड्रंग, पांडुरंग. आपण कुठून आलांत ? 

मोरोपंत:-शिवाजी महाराजांकडून आम्ही आपल्याला नजराणा घेंऊनआलो आहे. 

तुकाराम:-नजराणा ? (तुकाराम सर्वांकडे पाहतो ! ) 

महादेव:-बाबा तुम्हां दिकून आंगरखा आनलाय. 

(महादेव तुकारामाला आंगरखा देतो. तुकाराम आंगरखा खाली ठेवतो. व 
£जजाईजवळ जाऊन तिच्या अंगावरचा एक एक दागिना काढून बाजूला ठेंबतो 
तिच्या अंगावरील दागिने उतरीत असतांना मुलेही आपले पोशाख उतरीत असतात. 


` नगळे दागिने काढून झाल्यावर-) 


३२ संत तुकाराम 


तुकारामः-आतां कशी छान दिसतेस ? 
_ जिजाई:-अगदीं लंकेची पार्वती ! 
तुकारामः-आवले, अग तें वीष आहे. 
जिजाई:-हं, ईक, अस्‌ द्या, आम्ही ते खातुया. आम्ही मस्त शंकराचं बा हाय $ 
कायबी होयाचं न्हाई आमास्नी. 
तुकारामःतृम्ही खाल पुष्कळ, पण मी कसा खाऊं देईन? माझी बायको 
माझी मुलं असलं हे वीष देऊन मारायची नाहीत मला. 
जिजाई: (वेडावीत) माझी बायको माझी मुलं, खरं इक देऊन मारा त्येस्नी 
माज्या मंगळाईच्या कृपेनं, घरांत लक्ष्मीं चालत आली तिला लाथाडतायसा, काय 
बाटतंय काय जिवाला ? (तुकाराम हंसतो) हंसतायसा काय, माझ्या अंगाची कशी 
ल्हाई ल्हाई व्हतीया. कुठल्या पुन्याईनं दाल्ला झालासा (मुलांना घेंऊन जाते). 
[ तुकारामः- ( शिवाजीच्यालोकांना उद्देशून) घ्या ते गोळा करून, आणि ते परत 
शिवाजी राजांना नेऊन द्या. त्यांना सांगा आमचा तुम्हांला आशीर्वादआहे, आम्ही या 
मानसन्मानाला लायक नाहीं एक्रा'विठुल'सेवेखेरीज आमच्या सर्वे आशा नष्ट झाल्या. 
मोरोपंत:-पण शिवाजींमहाराजांना आपल्या दर्शनाची फार इच्छा आहे. 
आपल्याला नेण्यासाठी पालखीहि आणली आहे. । 
तुकारामः-आम्ही असे उन्हातान्हांत भटकणारे, रस्त्यावरच्या धुरळयानं अंग 
-मलीन झालेलं असं हे हाडामांसाचं चालतं बोलतं भूत, त्या राजबिडयापुढं उभं 
करून तुम्हांला.काय भिळणार आहे आणि त्याला तरी आमच्या या अमंगल 
- दर्शनानं कसला लाभ होणार आहे? 
मोरोपंतः-शिवाजीमहाराजांतारखे थोर राजे, आपल्याला इतक्या आदरानं 
बोलावताहेत आणि आपण येत नाहीं खरोबरच आश्चर्य आहे. 
तुकाराम:-शिवाजीसारखा. राजा आणि कुणाच्याही पायांखाली चिरडली 


जाणारी यःकश्चित मुंगी दोन्ही आम्हांला सारखाच. तो थोर आहे, उदार आहे 
पण मला त्याच्याजवळ येऊन काय मागायचं आहे, आणि मला देण्यासारखं त्याच्या- 
जवळ आहे तरी काय ? तेव्हां तिथपर्यंत चालण्याचे श्रम घेऊन तेवढं तरी आयुष्य 
व्यथं कां दवडा ? आतां आम्हांला कांही द्यायची अगदीं त्याची इच्छा असेल तर 
म्हणावं एवढंच करा... 

आम्हां तेणें सुखी । म्हणा विठ्ठल विठ्ठल मुखीं ॥ 

तुमचें येर वित्त धन । तें मज मृत्तिकेसमान ।॥। 

कंठी मिरवा तुळसी । व्रत करा एकादशी ।। 

म्हणतां हरिचे दास) तुका म्हणे मज हे आस ।। 

(शिवाजी पुढं येऊन तुकाराम महाराजाच्या पायां पडतो.) 


sh Shs os Ss 


I YE NT 


संत तुकाराम ३३ 


शिवजी:- महाराज आजगासून मी आपला शिष्य आणि हरीचा दास ज्ञालों 
आपण माझ्या डोळयांत वेराग्याचं अजन घातलं. नरजन्माच्या सार्थकयाचा मार्ग 
दाखविलात. मोरोपंत तुम्ही परत जा. मी येत नाही. 

मोरोर॑त:- म्हणजे ? मग राज्याची काय वाट? मातोश्रींता मी काव सांगू ? 

शिवाजी.- राज्य तुम्ही संभाठा आणि मातोश्रींता सांगा म्हणावं तुमच्पा 
शवबाला आत्मज्ञान झाल. दगडामातीच्या किल्ल्यांत दडत बसलेल्या शत्रूला 
जिकण्याएवजीं मायामोहादि खऱ्या शत्रंचा नाश करण्यांत शिवबा गुंतला आहे. 
मोरोपंत:- छ. छे. महाराज हें काय ? 

ञ्िबाजी:- तुम्हीं आतां कांहीं एक बोलूं नका. जा आतां तुम्हीं (मोरोपंत 
जातात. धुकारामास उद्देशून.) महाराज, मला आपला शिष्य समजन उपदेश छावा. 

तुकाराम - शिवबा, तूं फार लांबून आला आहेस सध्याकाळपर्यंत विश्रांति 
घे. मलाहि तुळा थोडं सांगावयाचं आहे. (सालोमालो' शिवाजीकडे पहात दांत 
ओंठ खातो.) 


सालोमालो:- (मोरोपंतास) कां लागला ना आमचा राजा त्या तृक्याच्या 
नादीं ? 
मोरोपंतः- तूंच तूंच आमच्या राजाला घालवलंस. 
सालोमालो - ही चांगली आहे उलटी बोंब ! तुमचा राजा भोळा आणि 
तुम्ही नेभळे. तुम्ही आपला राजाही घाळवलात आणि धर्मकृत्याचाही नाश केला. 
आमचा राजा म्हणून मोठ्या अभिमानानं कौतुक करायला गेलों, तर राजा 
काय विचारतां? तुमच्या असल्या मूर्खेपणामुळंच दुसऱ्याचं फावतं. आतां 
आमच्या वेदिक धर्माचं रक्षण करण्यासाठीं यवनी सत्तेचंचसहाय्य घेतलं 
पाहिजे. 
(सालोमालो चाकणच्या किल्लेदाराकडे जातो.) 
३६ 
(देहू गांवांतील विठोबाचें देऊळ. तुकारामबृवा शिवाजी महाराजांस उपदेश 
करीत आहेत. कीर्तन चालू आहे ) 
तुकाराम:- 
कुळधम ज्ञान कुळधमें साधन । कुळधमं निधान हातीं चढे ॥ १॥ 
कुळधर्म महत्व कुळधन मान । कुळधर्म पावन परलोकोंचें ॥ २।। 
तुका म्हण कुळधमे दावि तेवि देव । यथा विध भाव जरी होय ॥३॥ 
तेव्हां आपआपले कुळधर्म पाळणे हैं प्रत्येक मनुष्याचं कर्तव्य आहे एवढंच 
नव्हे, तर त्याची तपर्चर्या, त्याचा मोक्ष, त्याचं परमात्मपद त्यांतच आहे. शिवबा 


३४ संत तुकाराम 


तम्ही क्षत्रिय, क्षात्र धर्मानसार शत्रंशीं लढून तम्ही देशाचं आणि धर्माचं रक्षण 


केळ पाहिजे तो तवचा राजधमं आहे. तो तम्ही पाळलात तर जनक- अंबरीषा- 
प्रमाणे इहलोकी कोति आणि परलोको मोक्ष मिळवाल 
डांब जी:- पण महाराज, क्षात्रधर्माच्या मोहाचं जाळं इतक मोठं आणि 
इतक गुंतागृंतीचं आहे कीं त्यांत एकदां अडकलेला मनृष्यप्राणी, परमेश्वरप्राप्ती 
करून बेण्यास कधींच मोकळा होणार नाहीं 
तुझाराम्नः- तसं नाहीं राजे वर्णाश्रम धर्मात्रमाणं प्राप्त झालेलीं कतव्य तच्छ 
ईशवरप्र'प्तीशाठी संसाराचा त्याग करण्याची वा दुसरा कोणताही 
खटांडोउ करण्याची आवझ्वकता नाहीं. राजा अमो, शिपाई अतो, किंवा तुमचा 
लादा साडोन्य प्रपंचो प्रजाजन असो, धर्मानं नेमून दिलेली कतेव्ये करीत परमे- 
३राल्ा आपलासा करून घेण्याचा अगदीं साधा मार्ग म्हणजे:- 
राथ घेता उठाउठी । होय संसाराची तुटी ॥ 
ऐसा लाभ बांधा गांठीं । बिठ्ठल पायीं पड मिठी ॥ 
रामापरतें साधन नाहीं । जें तूं आणिक करीसी कांहीं ।। 
हांकारोनी सांस लुका । नाल येरा राहो नका ॥। १॥ 
जिवाजी - आहाः ! खरं आहे. पटलं मळा. महाराज, अज्चानानं माझ्या 
हातून मोठी चक होत होती, पण आपल्या उपदेशान मला माझ्या खर्‍या कतव्याची 
जाणीव झाली. 
सोरोवंत:- (मध्येंच येऊन घात्रेत्था स्वरानें सांगतो) महाराज, आपण 
क॑ तंनांत दंग असल्याचें पाहून चाकणचा किल्लेदार आपल्याला पकडण्यासाठी 
इकड्च्याच रोखःनं थेत आहे. आपण इथून लवकरच चलाव 
तुकारासः- काय ? शिवबाला पकडण्यासाठी यवन इकडे येत आहेत? 
पांड्रंगा, तुझं कीर्तन चालू असतां या तुझ्या भक्तावर हा प्रसंग यावा ना! 
न देखवे डोळां एसा हा आकांत । परपीडें चित्त दुःखी होतें ॥ १॥ 
काय तुम्हीं येथे नसालसे झालें । आम्ही न देखिले पाहिजे हें॥२॥ 
परचक्र कोठें हरीदासाच्या वासें। न देखिजे देशे राहतीया ।॥।३॥ 
तुका म्हणे माझी लाजनिली सेवा । होनपणें देवा जिणे झाले ॥४॥। 
मोरोपंत:-महारांज यवनांच्या ल कांचा वेढा पडला. या वेळीं अविचार 
करू नका 
तुकारामः- पांड॒रंगा 
६ल्हादाकारणें नरसिह झःलासि। त्याच्या बोलासि सत्य केलें ।। १॥ 
रामकृष्ण गो. द नारायण हरी । गर्ज राजद्वारीं भवतराज ॥२।। 
चिहुल माधव मुकुंद केदवा । तेणें देत्यराव दचकला ।॥३॥ 
आणि आतां याच वेळीं तं कुठं दडून बतला आहेस ? तूंच आपल्या भक्तांना 
असं दूर लोटलंस तर त्यांचं रक्षण तरीं कोण करणार? ते कांहीं नाहीं, देवानं 


“3 
>>> 


2} 


AN न a 


~ 


0 क क 
के >. *.> 


क 
~ 


ERA 


५१५६. HN 


१ 2 + 


वि." ४८७४८ 





र २६ 


RRS NRE, EC “च्या 
व >, क a >. 


शं 





संत तुकाराम ३५ 


जरी आम्हांला दूर लोटलं; तरी आम्ही कांही देवाला सोडायला तयार नाहीं. 
फुडो हें मस्तक तुटो हें शरीर । नासावा गजर सोडं नये ।।.. . 
नादिवत देह झाऊा जरी भंग । तरी कीनरंग सोड नये ॥। 
(तुकाराम महाराजांनीं ' विठुठ नामाचा ' गजर सुख केला. 'त्याचेंच अन्‌ 
क ण सत्रानीं केलें. किल्ळेदाराचे लोक आंत घुसले. परंतु त्यांस सवं देऊळ 
शझिवाजीमय विसळे त्यामळे ते गोंधळन परग गेले. ते गेल्यावर शिवाजी. महाराज 
तुकोबांच्या पयां पडले 
तुकाराम:- शिवत्रा ! पांड्रंगातं आपलं ब्रीद राखलं, आम्हां भक्तांची 
अब्रू वांचविली. 
वान्‌ कितीरे सदया विठराया दीन वत्सला ॥ 
दीन वत्सला धांदनि ब्रीदासि राखिले । 
अमृतचि हें बोळलें । कुष्ण रूपडे देखियलें ॥ 
विश्व अवघेची त्यांत विरले हैं ध्यान सावळे ॥१॥ 
३७ 
शके १५७३ फाल्गून वद्य २ 
(तुकारामाचे घर-बाहेर लोक भजन करीत आहेत) 
तुकारामः-तेंचि भक्ति तेचि ज्ञान । एक विठुलचि जाण ॥ 
अशी आतां माझी स्थिति झाली आहे मी आगां माझाही नाहीं, आणि 
तुमचाही नाहीं. मी आतां विठ्ठल क्षालों आहे आहे. मी वेकुंठालां जाणार 
` जिजाई:-अवो, एकदां सोडून संबरद' बोलला असाल हें. वैकुंठाला जाणार- 
वैकुठाला जाणार, असं उगीच बडबडूं तरी नगासा | 
तुलाराम:-आवले, मी हें खरंच सांगतो, तूंही चल माझ्याबरोबर वैकुंठाला. . 
घर, पोरं, गुरं, सगळ्यांची आशा आतां सोडन दे. 
जिजाई:- चांगलं सांगतायसा, मीबी तुमच्यासंग नाचायाला लागलो तर 
संसाराचा हावळाच होईल. मी न्हाई येणार 
तुकारामः-आवले, या ऐहिक संसारांत तं माझा हात धरला आहेस, तो 
असा मध्येच सोड़ं नको. इथे मी तुझा पावलोपावली आधार घेतला. कष्टाचे कांटे 
तं मला बोचं दिले नाहींस. सांसारिक आपत्तीशीं तंच झगडलीस आणि सर्व आय ष्य- 
भर मला परमार्थ साधं दिलास. इतकेच नव्हे तर माझी आवली नसती तर 
तुकारामाला हा दिवसच दिसला नसता, प्रतिनिष्ठ संसारी स्त्रीचं तूं कर्तव्य केलस 
आतां मी आयष्यभर केलेल्या परमार्थाचा परमोच्च आनंद उपभोगण्याचा क्षण 
आला आहे. अशा वेळी तला बरोबर नेणं हैं माझं कर्तव्य आहे. आवले चलच तं 
तो आनंद आपण दोघेही भोगंया. तिथल्या त्या चिरंतन आनंदाची तला एकदा 
गोडी लागली म्हणज इथला आनंद तला विषासारखा वाटेल 
जिजाई:-तम्ही म्हनतासा, पन मला न्हाई आनद व्हनार तंत. तिथं काय 
ह्ये घर हाथ, का माजी प्वारं हायतीं? मीच तमास्नी सांगतो, उगीच वेंकंठ 


३६ संत तुकाराम 


वैकुंठ करूं नगामा. हां समजलो -आतां तुमास्नी भाइर हिंडायची हुकी आलीया 
जन्‌, म्हून म्हणतायसा. व्हय वैंहुंठाला जातो. वैकुंठाला जातो. जाताय तर जावा, 
अन्‌ या लवकर परत. मीबो आज खंडोबाला निवद केलाय, तुमी आल्थ्राबगर प्वार 
जेवायची न्हाइती हं. 
तुकारामः-पोडुरंगा, हिला सुखी ठेव. (सर्व लोक भजन करतात.) 
३८ 
(सवे लोक भजन करीत इंद्रायणीच्या तीरी पेतःत तेथे आल्यावर तुकाराम 
महाराज लोकांना निर्वाणीचा उपदेश करितात. ) 
तुकारोभः-आतां तुम्हां सर्वाना माझं अखेरचं एकच सांगणं आहे कीं, 
सुखी संसारीं असावें चित्त परब्रह्म ठेवावे, अखंड नाम हा परब्रह्म गांठण्य चा, 
माझ्या अनुभवाचा एकच अगदीं सोपा मार्ग आहे. त्याने ईइवरावरील श्रद्धा अचल 
होते, चित्त शुद्ध होतें. स्वैरसंचारी मनाला ईइ्वरीत्रेमाखेरीज कशानेही वे8ण 
घालतां येणार नाहीं. मनाच्या या प्रेममय अवस्थेलाच एकविध भाव म्हणतात. 
अखंड नामोच्चारानं आपल्या अंतःकरणांत हा एकविध भांव उत्पन्न करून परमे- 
इवरप्राप्ति करून घेतां येते, आणि मग | 
मुखीं नाम हातीं मोक्ष । ऐसी साक्ष बहुतांची 
अवघे लाभ होती या चितनें । नामसंकोतंने गोविदाच्या ॥ १॥ 
(इतक्यांत तुकाराम महाराजांस गरुड वाहनात भगवान श्रीविष्णु दिसतात-) 
तुकारामः-पैल आले ह्री । शंखचक्र शोभे करो ।१॥ 
गरुड येतो फडत्कारे। ना भो ना भो म्हणे त्वरे ।।२।। 
मुकुट कुंडलांच्या दीप्ती । तेजें लोपला गभःती ॥३॥ 
मेघइयाम वर्ण करी । मुति डोळस साजिरी ।।४॥ 
चतुर्भुज वेजयंती । गळां माळ हे रुदती । ५ 
पीतांबर झळके केसा । उजळल्या दाही दिशा ॥६॥ 
तुका झालासे संतुष्ट । घरा आलें देकुठपीठ ।।७।१ 
(तुकाराम महाराजांस नेण्यासाठी विमान येतें तुकाराम महाराज विमानांत 
Sl बसून लोकांचा निरोप घेतात-) 
तुकाराम: 
आम्हीं जातों आमुच्या गांवा । आमुचा रामराम घ्यावा ॥ 
तुमचो आमची हेचि भेटी । येथुनियां जन्म तुटी ॥।२॥ 
आतां असो द्यावी दया । तुमच्या लागतसे पायां ॥३॥ 
येतां निज धामीं कोणी । विठ्ठल विठ्ठल, बोला वाणी ॥४॥ 
रामकृष्ण मुखीं बोला । तुका जातो वैकुंठाला ॥५॥ 
-समाप्त- 


म्हणजे या चित्रपटातील भावकाव्यच आहे 


क 


` तुकाराम जिजाऊला घास देऊन सहभोजनाचा आग्रह करीत आहे. हें द 


> 


द्श्य 











१", राजसत्ता संतसज्जनांसमोर विनम्र असली पाहिजे. शिवछत्रपतींसारखा 
लोकोत्तर राजा संत तुकारामासारख्या थोर महात्म्यापुढं 
नतमस्तक होत असे. [ | 





= प्रकाशक - 
अ. वि, दामले, प्रभातनगर, पुणे ४११ ००४ | 


। मद्रक 
- जी. जी. शिदे, संतोष मुद्रणालय, कोथरुड माळवाडी, पुणे ४११ ०२९ 
- मखवृष्ठ छपाइ - 








४ मंदार प्रिटसँ, ४९५ -९६ शनवार पेठ, पुणे ४११०३० 





